


ख्वा सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र. 


पोलिटिकल एजंटांची मोठी सक्ती चालत असे. तिचा 
उपयोग प्रथम प्रथम कांहीं झाला नाहीं. तरी, त्यांचें 
वजन अगदीं आरंभापासून थोडें थोडें पडत चाललें 
होतें. त्यास मूळकारण असें झालें होतें की, ग्वालेर 
सरकारच्या ताब्यांत कांहीं रजपुत जमीनदार होते. त्यांतले 
दोन जमीनदार शिरजोर झाले. ते आपला वसूल 
। शिंदेरारकारच्या कामदारांस देईनात. आणि त्यांजवर 


प 
प 
| प 
| आपण सक्ती करणें हें बरें नाहीं, असें ग्वालेरसरकारास | 
प। 
न 
| । 
पेच 












वाढून, ह्या कामीं त्यांनीं इंग्लिश सरकारची--ह्णजे 
। पोलिटिकल एजंट सर रिचमंड शेक्सपियर ह्यांची--मदत | 

मागितली. ती त्यांनीं मोठ्या उत्सुकतेने दिली. आणि, 
| त्यांनीं त्या रजपुत जमीनदारांस जेरीस आणून आणि 
| त्यांच्या ताब्यांतल्या खेड्यांचे पांच पांच वर्षाचे पट्टे त्यांस ॥ 
| करून देऊन, तें प्रकरण मिटविलें. आणखी, ही पद्धति । 
राज्यांत सर्वत्र चाळू करावी, असें दरबारच्या मंडळीस 
पुष्कळ सांगितलें. परंतु, त्यांचें कोणीं ऐकिलें नाहीं. 
अशी स्थिति होती. अशा स्थितीमध्ये अशा राज्याचा । 
। कारभार हातीं घेणें हें काम कांहीं सामान्य नव्हतें. दर- 
। बारांतल्या प्रत्येक माणसास आपण दिवाण व्हावें असें 
वाटे. परंतु, ही अव्यवस्था मोडण्याचे, आणि राज्याची 
व्यवस्था लावण्याचे साम्ये त्यांतल्या एकाच्याही ठायीं 































नलव चा तिसरा. :। | 
नव्हतें. शिवाय, इंग्लिश सरकारची छाप नवीन होती. 


त्या सरकारची मर्जी राखून काम करावयाचें कठिण आहे, 


। असें त्यांस वाटत होतें. त्यामुळें, त्या कामास कोणी पुढें 


धजेना. जो तो आपापल्या जागीं स्तब्ध राहिला. तेव्हां, 
दिवाण नेमण्याचा विचार, अर्थातूच, दरबारच्या मंडळीच्या 
सह्यानें, पोलिटिकल एजंटास करावा लागला. 

ह्या दिवाण नेमण्याचा विचार निघाला तेव्हां, इतर सग- 
ळ्यांच्या नांवांपेक्षां दिनकरराव ह्याचें नांव सर्वाच्या पुढें आलें 
ह्यास अनेक कारणें होतीं. त्यांतलें मुख्य कारण, तवरघा- 
रच्या मामल्याच्या कामाचें होतें, तें वर सांगितलेंच आहे. 
पुष्कळ लोकांस असें वाटूं लागलें की, दिनकरराव ह्यांनी 
तवरघारचा बंदोबस्त केला आहे, तसा बंदोबस्त जर 
सगळ्या राज्याचा होईल, तर राजा आणि प्रजा ह्या 
उभयतांसही फार सुख होईल. शिवाय, पोलिटिकल 
एजंट शेक्सपियर साहेबांचे मत त्यांविषयी फार चांगलें 


होतें. दिनकरराव हे मोठे कर्ते पुरुष आहेत, असें | 


त्यांच्या मनांत येऊन चुकलें होतें. तें त्यांनीं लिहून 
ठेविलें होते, आणि इतक्यांत ही संधि आली. तेव्हां द्र- 


बारच्या मंडळीस आपला अभिप्राय पि्वडाक तेव्हांचे पोलि- । 
| टिकल एजंट मेझर मालकम ह्यांनी, सर्वानुमते, दिनकरराव 
| ह्यांस शिंदेसरकारचे दिवाण नेमिलें. अशा प्रकारें करून, 






जि 


५६  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे हांचे चरित्र. 





दिनकरराव राजवाडे हे ह? स० १८५२ ह्या वर्षी शिंदे- 
सरकारचे दिवाण झाले. ते आपलें काम चैत्र शुद्ध 
प्रतिपदेपासून पाहूं लागले. 
ह्या हकीकतीवरून सहज लक्षांत येईल कीं, दिनकरराव | 
हे जे दिवाणाचें पद पाबले, ते केवळ आपल्या कतेबगारीच्या । 
बळावर पावले. त्यांस त्यांच्या वडिलांच्या मार्गे तवरघारचा 
मामला चालवायाची सांध मिळाली, हा योग त्यांस फार उप- 
योगीं पडला, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, ही संधि मिळून 
जर ह्यांच्या अंगीं कतैबगारी नसती--ह्यांना त्या प्रांताचा 
बंदोबस्त करतां आला नसता--तर ह्यांचें नांव कधीही 
पुढें आलें नसतें, आणि ह्यांस दिवाणगिरी मिळाली ; 
नसती. महदत्पद प्राप्त होणें हें केवळ आगच्या युणांचें फळ 
आहे. त्यास नुसता वंशपरंपरेचा वशीला पुरत नाही. 
दिनकरराव दिवाण झाले, येथपर्यंत ही कथा येऊन न 
पोहोंचली आहे. ही पुढें चालविण्याच्या आधीं, शिदेसरका- । 
रच्या वंशाची आणि राज्याची थोडीशी हकीकत सांगणें हं 
। 
प 





आवश्यक दिसतें. ह्मणून ती हकीकत पुढच्या भागांत 
सादर करून, मग ह्यांच्या दिवाणगिरीच्या कारकीदींचें 
वर्णन करावें, असा विचार केला आहे. 

















वि चौथा. 


शिदेसरकारच्या वंशाची हकीकत. 
स्टोक. 

स्वकृतिनें चढती परमा पदा 

वितरिती स्वजनां यशसपदा 

यश तदीय सुखप्रद गावया 

कविजनां रसिकां परिसाबया. 

स्वकृत, 

विद्दज्जन इतिहासशास्त्रांत अगदीं मझ झालेले 
असतात, त्यांस आनंद होण्यास अनेक प्रकारच्या 


गोष्टी कारणीभूत होत असतात. त्या सर्वात, | 


अत्यंत सुखप्रद गोष्ट झटली ह्मणजे थोर माणसांच्या उन्न- 
तीची कथा होय. तशी कथा ह्या भागांत गोंवायाची आहे. 
दिनकरराव ह्यांच्या सगळ्या अभ्युद्याचा आणि कर्त 


पवमान बहुतेक सगळा संबंध शिदेसरकारच्या राज्याशी | 


आहे. आणि शिदेसरकारच्या वंशाची कथाही तशीच 
अत्यंत रमणीय आणि स्मरणीय आहे. ह्मणून तिचें कथन 


' येथें थोडक्यांत करितों. 





| 
| 
र 
र! 
| 
प 
पै 
न। 





व्य "00 
| ॥ 


| ५८  रावराजे सर दिनकरराब राजवाडे ह्यांचें चरित, ॥ 





रखेड झणून एक गांव आहे. तें शिद्यांचें मूळठिकाण होय. 
ब तेथील पाटीलकीही त्यांजकडेस असे. त्यांपैकी राणोजी 
शिंदे ह्मणून एक हुशार पाटील शिलेदारीच्या बाण्यानें राहात 
असत. हे पूर्वी मोंगल बादशाहांची चाकरी विश्वासूकपर्णे 
करून मोठ्या योग्यतेस चढले होते. परंतु पुढें कांहीं कार- | 
गानें द्रिद्रदशा आलो, तेव्हां त्यांनीं शाहू महाराजांचे कार- । 
कीर्दीत बाळाजी विश्वनाथांची चाकरी धरिली, व पुढें ते | 
आजीराव पेदव्यांचे हुजऱ्ये झाले. ते, एके दिवशीं, पेशव्यांचे । 
जोडे उराशीं धरून निजलेले बाजीरावसाहेबांच्या दृष्टीस | 
पडले. त्यावरून, त्यांच्या एकनिष्ठ सेवेविषयी त्यांस पराकाष्ठेचें 
नवल वाटलें; आणि तेव्हां त्यांनीं त्यांस लागलीच आपल्या । 
लष्करांत एक अमलदाराची जागा दिली. पुढें समरांगणीं | 
| कितीएक प्रसंगीं त्यांनीं आपलें शोर्यबळ चांगलें दाखविल्या- । 


वरून लोकांत त्यांचें बजन वाढत चाललें. आणि इ० स० । 
| १७३० त ते चांगले फोजबंद सरदार बनले. इ० स० । 
। १७१८ ह्या वर्षी बाजीरावसाहेब नर्मदा उतरून पलीकडे 


गेले. त्यांशीं, दिल्लीच्या बादशहांच्या वतीने निजामउल्यु- | 





छुख लढूं लागले. परंतु, बाजीरावसाहेबांनीं त्यांचा पराभव 
| करून, त्यांपासून, नर्मदा व चंबळा ह्या नद्यांच्या मधील । 


[उले जाधिपल व पांच उत रपे, इतके घेण्याचें ठर. आधिपत्य व पांच लक्ष रुपये, इतकें घेण्याचें ठर- र! 








कव चौथा. ५९ | 








वून, त्यांस सोडून विले. ह्या प्रकरणांत राणोजी शिंदे मुख्य । 
होते. इ० स० १७४३ त पेशवे व निजाम ह्यांच्यामध्ये । 
तहृ ठरला. त्यांतील करारांप्रमाणे वागण्याबद्दल निजामांनीं 
पेशवे ह्यांजकडून तीन जामीन घेतले. त्यांमध्यें हे शिंदे । 
एक होते. इतकें त्या वेळीं त्यांचें वजन असे. पेशव्यांस जो 
। मुलूख हिंदुस्थानांत मिळाला, त्यांतळा अधी मुलूख, ॥ 
। सैन्याच्या खचीकरितां जाहागिरीदाखल त्यांनीं शिंद्यांस 
| दिला. राणोजी हे मल्हारराव होळकरांचे परम मित्र होते. 
| आपणांस इतक्या योग्यतेस चढण्यास पेशव्यांची कृपा मूळ- 
। कारण आहे, असें समजून ते त्यांचे जोडे नेहमीं आपल्या 
। बगलेंत बाळगीत असत, व त्यांस मोठा मान देत असत. 
त्यांची राहाण्याची मुख्य जागा उजनी ही होती. राणोजी | 
शिंदे इ* स० १७४४ ह्या वर्षी माळव्यांत सुजालपुर 
मुकामीं वारले. त्यांची छत्री तेथें आहे. त्या गांवास राणू- 
गंज ह्मणतात. त्यांच्या अंतकाळीं त्यांकडे बराच मुलूख 
मि आणि त्यांस सुमारें साडेसव्वीस लक्षांचें उत्पन्न 
होतें. तरी मल्हारराव होळकर ह्यांचा पुष्कळ पैसा त्यांज- ॥। 
कडे येणें होता. 

राणोजींस तीन औरस पुत्र होते; जयाप्पा, दत्ताजी । 
आणि जोतीबा. त्यांच्या आईचें नांव मैनाबाई; आणि महा- | 
दजी व तुकोजी असे दोन दासीपुत्र होते; त्यांची आई | 


२०७७००५७०० ०००००७७७०० 








दढ रावराजे सर दिनकरराव मन्यामवाम की ह्याचें चरिज. 


| कोणी रजपुतीण होती. त्यांपैकीं तुकोजी हे कांहीं अपघा- 
तानें पूर्वीच निवर्तले. आणि राणोजी मरण पावल्यानंतर 
त्यांच्या मुलुखारचें आधिपत्य पेशव्यानी जयाप्पांस दिलें. इ ० 
स० १७५६५ त राघोबादादा पेशव्यांनीं मुसलमानांपासून 
। अमदाबाद घेतली; त्या समयीं जयाप्पा हे फौजेसहवतैमान 
त्यांजबरोबर होते. ह्या मोहिमींत पेशव्यांनीं माळवा वगैरे 
अनेक प्रांत घेतले. त्यांच्या बंदोबस्तास जयाप्पांचे बंधु 


| 
दत्ताजी ह्यांस त्यांचे बंधु जोतीबा व महादजी ह्यांसहवर्त- 
र 
| 
| 
१ 











मान मार्गे ठेविलें. पुढें अफगाणलोकांशीं लढाई होऊन 
तींत दत्ताजी व जोतीबा हे पडले. पुढे, इ० स० १७५९ त, 
जोधपुरचे राजे विजयसिग हे नागोरांत असतां जयाप्पा 
। हे त्यांस वेढा घाळून बसले. असें असतां एके दिवशीं त्या 
राजांकंडील मारेकरी अकस्मात्‌ त्यांच्या तंब्रूंत येऊन, त्यांनीं 
त्यांचा प्राण घेतला. हें पाहून महादजींस अतिशयित वाईट 
वाटलें. आणि त्यांनीं त्या राजांचा सूड उगविण्याचा निश्चय 
केला. त्याप्रमाणे कम चाळू होऊन, विजयसिग अगदी 
। जेरीस आले. आणि त्यानीं जेव्हां अजमीर शिद्यांस दिलें, 


तेव्हां त्यांचा कोप शमला. त्यांची छत्री पुष्कर येथे आहे. 
।  जयाप्पा मरण पावल्यावर त्यांचे पुत्र जनकोजीराव 
ह्मणून होते, ते जाहागिरीचें वंगेरे सर्व काम पाहूं लागले. 


| छेइ. त?! इ८ स० १७६१ त, पानपत येथें प्रसिद्ध मोठी लढाई 
] 2216000 

















तडा यकता चौथा, ६१ ॥ 





"मन 


| मराठे व अफगाण लोक ह्यांच्यामध्ये झाली. त्या वेळीं । 
| जनकोजीरावांनीं मराठ्यांच्या उजव्या बाजूचें चांगलें रक्षण । 
। केलें. परंतु, शेवटीं मराठ्यांचा मोड झाला, आणि जनको- । 
| जीराव हे जखमी होऊन अफगाण लोकांच्या हातीं लागले. । 
| त्यांनीं त्यांस अत्यंत कूरपणानें ठार मारिले. परंतु, बरोबर । 


| महादजी शिदे होते, ते एका मोठ्या दक्षणी घोडीवर बसून 
! पळत सुटले. त्यांचे मार्ग एक अफगाण स्वार लागला. ते पुढें 
|) आणि हा मार्गे, असं होतां होतां महादजींची घोडी थकली, 
आणि एका खंद्कांत पडली. तेव्हां अथात्‌, महादजीही खालीं 
पडून त्या अफगाणाचे हातीं सांपडले. त्यानें एका फरशीनें 
त्यांचा उजवा पाय तोडून, त्यांच्या आंगावरचे दागिने 
काढून घेऊन, त्यांस तसेंच तेथें टाकून दिले, आणि आपण 
निघून गेला. महादजी तेथें कण्हत पडले असतां; मरा- 
ठ्यांच्या लष्करांतला राणाखान ह्या नांवाचा कोणी भिस्ती | 
तिकडून चालला होता, त्यानें त्यांस आपल्या पखालीच्या 
बैलावर बसवून दक्षिणेंत आणिलें. नंतर शिंद्यांच्या गादीवर । 
स्वि बसवावे, ह्याचा विचार करण्याचें कारण राहिलेच नाही. | 
महादजी हे गादीचे मालक झाले. त्यांनीं नानाफडनवीस ह्यांस 
अनुकूल करून घेऊन, त्यांच्या साह्याने आपल्या अधिकारास 
चिरस्थायिता मिळविली. त्या वेळीं त्यांच्या मुलखाचें उत्पन्न 
सुमारें चौसष्ट लक्ष रुपयांचे असावें, असें गता. .._.> 
पकड ळकळड का नयन आवी 













टन र राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


पानपतच्या लढाइंतलीं संकटें महादजी शिंदे जन्मभर 
आठवीत असत. जनरल पामर साहेब त्यांचे दरबारी 
इंग्लिश रेसिदेंत होते, त्यांजपाशीं ते वारंवार असें सांगत 
__ मी पुढें आणि अफगाण स्वार मागे, धूम पळत आहों, 
असें स्वन पडल्याखेरीज कितीएक दिवसपर्यंत मला 
कधींही झोंप आली नाहीं. राणाखान ह्याचे उपकार महा- 
दुजी विसरले नाहीत. ते त्यास भाई असें हणत असत, 
आणि सख्या भावाप्रमाणे मानीत असत. पुढें त्यांनीं त्याला 
मोठ्या पद्वीसही चढविले. माधवराव पेशवे ह्यांनी मोठें 
सैन्य जमा करून, तें, इ० स० १७६९ ह्या वर्षी, विसाजी 
कृष्ण नामक सरदारांबरोबर नर्मदेच्या पलीकडे पाठविलें. त्यांत 
नुसते स्वारच ५०००० होते. ह्या सैन्याबरोबर महादजी 
शिंदे बे तुकोजी होळकर हे सरदार पेशव्यांनीं दिले होते. 


खंडणीची बाकी ह्मणून दाहा लक्ष रुपये घेतले. नंतर, यमु- 
नानदीच्या पश्चिमेस जो जाट लोकांचा मुलूख होता, त्यांत 


सैन्य प्रचंड असल्यामुळें त्यापुढें त्यांचा कांहीं उपाय चालेना. 
शेवटीं, भरतपुराजवळच्या लढाईत ते केवळ पराभव पावले; 
आणि मराठ्यांस दाहा लक्ष रुपये रोख, व पन्नास लक्ष 
रुपये हाप्तयाहाप्त्यांनीं देण्यास कबूल झाले. नंतर हें मराव्यांचें 


त्यांनीं प्रथम रजपुत संस्थानांवर हल्ला करून, त्यांजपासून, । 


ते शिरले. ते लोक तरी मोठे शूर होते. तथापि मराठ्यांचे । 















न्यत शाहाआलमाचे वडील पुत्र ज्वानबखत ह्यांस तक्ता- 
वर बसवून आपण सर्व कारभार पाहात होते. ते भिऊन 
गेले, आणि त्यांनीं मराठ्यांशी तहाचें बोलणें लाविलें. तेव्हां 
पानपतच्या लढाईत त्यांनीं मराठ्यांचा फार नाश केला 
होता, त्याबद्दल त्यांचा सूड ध्यावा, असें महादजी शिंद्यांचे 
झणणें पडलें. ह्मणून तें सगळेंच प्रकरण विसाजींनीं पेशव्यां- 
| कडे पाठविलें. त्यांचे मनांत शाहाआलमवादशाहास पुनः 
गादीवर बसवावें असें होतें; आणि ह्या कामीं नजीबउद्दवले 
। आपणांस अनुकूळ असले हणजे बरें, असं त्यांस वाटल्या- 
१ वरून, त्यांनीं त्यांशीं तह ठरविण्याविषयीं हुकूम दिला. परंतु 
! ह्या सर्वच गोष्टी मनचेमनांत राहिल्या. कारण, नजीबउद्दवले 
| हे इ* स० १७५० च्या आक्तोबर महिन्यांत मरण पावले. 
| नंतर त्यांचें काम त्यांचे पुत्र जाबताखान हे पाहूं लागले, 
! 
! 
| 
! 
र 
] 


झा वर सांगितलेल्या मोहिमेंत खुद्द महादजीबावांचे | 
१५००० स्वार होते. व ह्या स्वारीत कोणतें कांहीं करणें | 


सवरणें झाल्यास तें त्यांच्या विचारानें होत असे. मराव्यानीं 
इ० स« १७७१ त जावताखानांचे मुलुखांत स्वारी करून 
त्यांस घाबरविलें, ह्या मसलतीस मूळ कारण महादजी होत. 


ह्या मोहिमेंत मराठ्यांनी सगळी अंतर्वेदी काबीज करून, । 
दिल्टीमध्यें इतकें वर्चस्व मिळविलें कीं, _गाहाजाठम बाद | बाद- । 








हि 


1 





वि रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 








॥ 





॥ 





| स्थापित केली. 


। मराठ्यांचा जो मुलूख इंग्लिशांनीं घेतला असेल, तो त्यांनीं 
लां त्यांचा त्यांस परत द्यावा; अडोचेमध्ये जो इंग्ल्यांचा अंश | जो इंग्लिशांचा 





शाहा हे त्यांच्या हातीं केदी होऊन राहिले. ह्या सर्व । 
कृत्यांत महादजी शिंदे प्रमुख होते. ह्या खटपटींत त्यांनी | 
बराच मुलूख संपादिला, व आपली खतंत्रता चांगली 
राघोबादादा पेशवाईची गादी मिळविण्याचा विचार करूं | 
लागले तेव्हां, आह्यी तुह्यांस मदत देऊं असें महादजी ! 
शिंद्यांनी त्यांस वचन दिलें होतें. परंतु राघोबांनीं इंग्लिशांचें 1 
साह्य घेतलें, असें पाहिल्याबरोबर, ते नानाफडनविसांच्या '| 
मसलतीस अनुकूल होऊन, माधवरावसाहेब पेशव्यांस 
मिळाले. पुण्याच्या दरबारांत त्यांचें माहात्म्य बरेंच वाढलें. 
पुढें राघोबांच्या वतीनें इंग्लिश लोक मराठ्यांशी लढू 
लागले. ह्या प्रकरणांत मराठ्यांकडचे प्रमुख सरदार महा- 
दजी शिंदे होते. ही लढाई चाळू असतां, इ० स० १७७९ 
च्या जानेवारी महिन्यांत वडगांव येथें मराठ्यांनी इंग्लिश 
भैन्यास कोंडिलें. त्या प्रसंगीं एका दिवसांत, इंग्लिशांकडचे 
मेले, जखमी झाले, आणि पळून गेले, ह्यांची एकंदर गणती 
३५२ भरली. तेव्हां तेथले इंग्लिश लोक इतके जेरीस 
आले कीं, मराठ्यांनी जें जें हाटलें तें तें सर्व त्यांनी कबूल । 
केलें. त्यांत असें ठरळें की, इसवी सन १७७३ पासून 

















ऱ् 
भाग चौथा. ६५ 


होता, तो त्यांनीं शिद्यांचे हवाठीं करावा; व त्यांच्या नौक- 
रांस मेहेनतीबद्दल बक्षीस वांटण्यासाठीं त्यांनीं ४१००० 
। रुपये त्यांजकडे पाठवावे. हे करार इंग्लिशांनीं बिनचूक 
| पाळावे, ह्मणून त्यांजकडचे पामर आणि स्तुअते हे दोन 









गोरे लोक ओलीस घेऊन, शिद्यांनीं त्यांस वडगांव येथून 

जाऊं दिलें. आणि ह्याच ठरावावरून राघोबादादा महाद्‌- 

। जींच्या खाधीन झाले. 

इतकें वर सांगितल्याप्रमाणें व्हावयाचें ठरलें मात्र; पण | 

॥ तें मुंबई सरकारास अमान्य झाल्यावरून, मराठे व इंग्लिश 

। ह्याचें युद्ध पुनः जुंपले. ह्या सुमारास महादजी शिद्यांनीं 

। फत्तेसिंग गायकवाढांस एक पत्र पाठविलें. त्यांत त्यांनीं 

त्यांस सांगितलें की, “ मी तोफांसहवतैमान तुह्यांकडे येत 

आहें. तुमची आमची गांठ पडल्यावर मग, इंग्लिंशांची न्ती 
प 


खोड कशी मोडावयाची ह्याचा विचार आपण करुं. घाबरू 
नका. तिकडचें वतैमान मला वारंवार कळवीत जा. 
ह्यावरून तेव्हांच्या राज्यव्यवहारांत महादजींस अगत्य किती 
होतें, तें स्पष्ट दिसून येते. इकडे जनरल गोदर्द साहेबांनी 
इ० स० १७८० च्या फेब्रुवारी महिन्यांत अमदाबाद 
घेतली. आणि तिकडे ग्वाल्हेरचा किल्ला मोठ्या पराक्रमाने 
। पाफम साहेबांनी आगस्त महिन्यांत शिद्यांपासून घेऊन त्यांत 
आपला अंमल, बसविला. अमदाबाद घेण्याच्या कामीं, मेले | 
























त युद्धांत कांहीं फायदा नाहीं असें इंग्लिशांस वाटल्यावरून, 





६६  रावराजे सर दिनकरराव राजबाडे ह्यांचें चरित्र. 





आणि जखमी झाले ह्यांची गणती १०९६ झाली; पण ग्वाल्हेर 
घेतांना एक देखील मनुष्य जायां झालें नाहीं ! शेवटी, 
इंग्लिझांनीं राघोबादादांस आश्रय दिला हें ठीक नव्हे, 
अशी हिंदुस्थान सरकारची सूचना आल्यावरून, ब ह्या | 


सालपं मुकामी, तारीख १७ मे स०« १७८२ इ० रोजीं 
उभय पक्षांचा तद ठरला. ह्यांत सर्व मराठ्यांच्या वतीने 
मुखत्यार महादजी शिंदे होते. त्यांला स्वतःला ह्या 
तहापासून अनेक लाभ झाले. त्यांत विशेष हा कीं, ते जर 
स्वपराक्रमेंकरून इतर संस्थानिकांचीं राज्यें घेऊं लागले, तर 
त्यांस इंग्लिशांनीं हरकत करूं. नये, असें ठरलें. ह्मणजे, 
त्यांजवर कोणत्याही प्रकारें इंग्लिशांचें वचेस्व नाहींसें झालें. 
ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. पुढें तिकडे दिल्टीमध्यें 
दरबारांत दुफळी झाली. त्या दोन्ही पक्षांनी महादजी शिंद्यां- 
पाशीं साह्य मागितलें. तेव्हां ते एकाचें बोलणें मान्य करून, 
बादशाहांची स्वारी आप्र्याकडे होती, तिकडे जावयास 
निघाले. उभयतांची भेट झाल्यावर, एका पक्षाचे पुढारी 
आफ्रासियाबखान ह्यांस कोणीं ठार मारिलें. त्यानंतर 
जी गडबड झाली, तींत शिंद्यांनी राहिलेल्या दुसऱ्या पक्षास । 
एकीकडे टाकून दरबारामध्यें आपण श्रेष्ठत्व मिळविले. तें | 





तके क, तेशी आदशाह, अमीर उल्‌ उमराव हणजे इतकें कीं, तेथील बादशाह, अमीर उलटू उमराव ह्मणजे | 





बजीर, ही पदवी त्यांस देऊं लागले. तेव्हां त्मांनीं 


। तै प्रमाण, असें झालें. 






























त्यांस असें सांगितलें की, आमचे यजमान पेशवे, 
त्यांचा असा कांहीं सन्मान झाल्याखेरीज आह्यी हा 
मान घेणार नाहीं. ह्मणून, पेशव्यांस वकीलमुतलक हाणजे 
प्रतिनिधि असा अधिकार व किताब देण्याचें ठरून, ह्या 
नवीन अधिकाराच्या संबंधानें त्यांचें काम पाहणारे महादजी 
शिंदे हे पूर्ण मुखत्यार आहेत, असें बादशाहांनीं ठरविलें. 
आणि अलिजाबह्ादर हा किताब व माहिमरातिब व ना- 
छखी हीं दिठी. ह्या प्रकारेंकरून, इ* स० १७८४ ह्या 
वर्षी, दिल्ली व आग्रा ह्या प्रांतांमध्ये महादजी शिंदे करतील 


दिल्टीच्या द्रबारचा कारभार वंगेरे अनेक मोठाठीं कामें 
महादजींस मिळाल्यामुळे त्यांचें प्रस्थ फारच वाढलें. तें इतके 
कीं, बहुतेक माळवा व दक्षिणेतील कितीएक उत्कृष्ट प्रांत 
इतका मुठूर जरी त्यांजकडे होता, तरी त्याचें उत्पन्न 
त्यांच्या खचीस पुरेना. ह्मणून त्यांनीं शाहाआळमाच्या 
जोरावर कितीएक मुसलमान सरदारांच्या जाहागिरी जप्त 
केल्या. आणि जयपुर वगेरे रजपूत संस्थानांशींही त्यांनीं तोच 
कम आरंभिला. त्यांजकडे फौजेच्या पगाराची बाकीही 
पुष्कळ राहिली. आणि पैसा तर कोठें मिळेना. अशा संक- 
टामध्यें महादजी शिंदे असतां, त्यांचा मुसलमान सरदार 








६८  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 





इस्माल बेग हा त्यांस सोडून गेला. हा एकटाच काय, 
पण ह्याचे मागून आणखीही कितीएक सरदार ८० तोफा 
घेऊन त्यांस सोडून निघून गेले. त्या संधीस त्यांशीं लढ- 
ग्यास रजपूत राजांनीं एकत्र होऊन कंबर बांधिली. 
इस्माल बेग गेला त्यास, जाबताखानाचा मुलगा गुलाम- 


कादर हा सैन्यासहवतैमान जाऊन मिळाला. त्या दोघांनीं | 


एका लढाईत शिंद्यांचा पराभव करून, इ० स० १७८८ 
च्या जून महिन्यांत दिल्ली घेतली. तिचें रक्षण करण्याचा 
कांहीं यत्र शाहाआलमांनीं केला होता, तो द्वेष मनांत 
आणून गुलामकादरानें त्यांचे डोळे काढिले. हें त्या दोघांचे 
वर्चेखख फार वेळ टिकलें नाहीं. महादजी शिंद्यांनी पुढे थोड- 
केच दिवसांत त्या दोघांस दिल्लींतून काढून लावून तेथें पुनः 
आपला अमल स्थापिला. आणि त्या आंधळ्या वृद्ध 
विकी त्यांनीं पुनः त्यांच्या तक्तावर बसविलें. 
इंग्लिशांचा गवरनर जनरल लादे कार्नवालिस ह्यानें, 
टिपूमुलतानावर खारी करण्याकरितां मराठे व निजामअल्ली 
ह्यांशीं ठराव केला होता. त्याप्रमाणे आपणांशीं ठराव करावा, 
असें महादजींच्या मनांत होतें; व त्याप्रमार्णे त्यांनी आपला 
हेतु लाद कार्नवालिस साहेबांस कळविला होता. परंतु तो 
त्यांनीं कबूळ केला नाहीं. हें अपमानाचे कृत्य महादजी 
शिंद्यांस न सोसून, त्यांनीं इंग्लिशांशीं उघड वैर मांडण्याचा 






















.. ग चौथा, ६९ 















निश्चय केला. आणि त्याच हेतूनें ते इ* स० १७९२ त 
हिंदुस्थान सोडून पुण्याकडे यावयास निघाले. तेव्हां त्यांनीं 
बाह्यात्कारें असें दाखविलें की, शाहाआलमांनीं वकीली मुत- 
लकीचीं जीं वस्रे पेशव्यांकरितां आह्यांपा्शी दिलीं आहेत, 
तीं त्यांस प्रविष्ट करण्यास आह्मी तिकडे जात आहें. त्या 
। संधीस फॅंच अमलदार आपले नौकरीस ठेवून महादजींनीं 
१६ पलटणींस उत्कृष्ट कवाईत शिकविठी होती; शिवाय 
त्यांजपाशीं १०००० स्वार व ५०० तोफा होत्या; आणखी 
त्यांस दिल्लीच्या बादशाहाची दिवाणगिरी मिळालेली होती. 
एवढें मोठें वैभव ईश्वरकपेकरून प्राप्त होऊन ते इ० स० 
१७९३ त पुण्यास आले; तरी ते शहरच्या वेशींतच आपल्या 


हत्तीवरून खालीं उतरले. नंतर ते पेशव्यांच्या वाड्यामध्ये । 


कचेरींत गेले. तेव्हां त्यांस सवाई माधवरावसाहेबांनीं बसा 
विनी सांगितलें. परंतु, येथें सरकारासमोर बसण्याचा मला 
अधिकार नाहीं, असें हणून ते उभेच राहिले. पेशवे गादी- 


वर बसल्यावर, महादजींनीं आपले बगलेतून जोडे काढून | 


त्यांच्या पायांशी ठेविले, आणि ते हणाले, “ माझें कामं हें. 
आहे; पूर्वी माझा बापही हेंच करीत असे.” ही त्यांची 
नम्रता पाहून लोकांस फार आश्चय वाटलें. तो प्रकार 
नानाफडनविसांस आवडला नाहीं. कांकी, त्यांत खोळ राज- 


कारस्थान होतें, हें त्यांस समजलें होतें. तें खोल कारस्थान | 











































७०  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र. 


हेंच कीं, नानाफडनविसांनीं पेशव्यांस निर्माल्यबत्‌ करून 
टाकून आपलें घोडे पुढें घातलें होतें, त्यास हें महाद्जीचे | 
प्रस्थ विश्रभूत होण्याची चिन्हें दिसूं लागलीं. शिंदे बरेच 
दिवस पुण्यांत राहिले. तितक्‍या अबकाशांत त्यांनीं युक्ति- 
अयुक्तीनें सवाई माधवरावसाहेबांस अगदीं आपलेंसें करून 
टाकिले; तें इतर्के कीं, राज्यकारभारांत देखील शिंद्यांची मस- 
लत चाळूं लागली. नानाफडनविसांचें तेज कमी झालें. तो 
अपमान नानांस दुःसहद होऊन, त्यांनीं श्रीमंतांपाशीं काशी- 
यात्रेस जाण्यास निरोप मागितला. तेव्हां माधवरावांनी त्यांचें 
सांत्वन करून त्यांस तसेंच राहून घेतलें. नंतर, वकील 
मुतलकीची सनद देण्याचा समारंभ झाला. त्या सनदेबरोबर 
बादशाहांकडून असें एक वचनपत्र आणिलें होतें की, मुस- 
लमानी राज्यांत गोवध होऊं देणार नाहीं. ही गोष्ट विशेष 
लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. 

पेशव्यांस वस्त्रे देण्याचा समारंभ झाल्यावर आधीं निजा- 
माचा नाश करावा आणि मग इंग्लिशांच्या मार्ग लागावे, 
अशा इराद्याने मराठ्यांनी टिपूशीं तहृ ठरविला. नंतर महा- 
दजी, पुण्याजवळ वानवडीवर त्यांच्या लष्कराचा तळ पडला 
होता, तेथें जाऊन राहिले. त्या ठिकाणीं त्यांस एके दिवशीं 
मोठा ज्वर येऊन, त्याच्या योगानें ते इ० स० १७९४ 
च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या १२ व्या तारखेस मरण पावले. 









































व मराठ्यांची मोठी हानि झाली. वानवडी येथे 
त्यांची छत्री आहे. 
महादजी शिंदे हे खभावानें कारस्थानी, महत्वाकांक्षी, 


वच्या तहाच्या वेळीं दोन साहेब लोक त्यांजकडे ओलीस 
दिले होते. त्यांस त्यांनीं चांगल्या रीतीनें वागवून, कारण 
सरल्यावर सुरक्षितपणे इंग्लिशांच्या खाधीन केलें; आणि ह्या 
मेहेरबानीस्तव इंग्लिशांनीं भडोच किल्ला व परगणा, हे 
त दिले. ह्यावरून त्यांस सुराजनीति अवगत होती, 
असें स्पष्ट दिसतें. सालप्याच्या तहाच्या वेळीं असें ठरलें 
होतें कीं, मराठे व इंग्लिश ह्यांपेकीं ज्यांकडून तो तह प्रथम 
मोडला जाईल, त्यांचा पक्ष सोडून शिंद्यांनी दुसऱया पक्षास 


गार्‍्या पक्षाचं पारिपत्य करावें. ह्यावरून, त्या प्रसंगीं महा- 
दजी शिंद्यांचे बळ व वजन किती होतें, हें सहज लक्षांत 
येतें. ते शरीरानें स्थूळ, काळेसांवळे आणि सदा आनुंद- 
मुख असे असत. त्यांचे गुरु हैद्राबाद संस्थानांतील बीड 
येथील राहाणारे श्रीमनसुरसाहेब ह्या नांवाचे सिद्ध 
फकीर होते. 

महादजी शिंद्यांस साहा बायका होत्या, परंतु पुत्रसंतति 








आणि स्वकार्यसिड्यथे प्रसंगानुसार वागणारे होते. वडगां- । 


मिळावे, आणि दोघांनीं एकत्र होऊन मर्यीदोछंघन' कर- | 


नव्हती. ह्मणून, त्यांचे सखे भाऊ तुकोजी, हणजे जे 








. त्यांचे मुलखाचा सर्व कारभार पाहूं लागले. ते अतिशयित 
। द्रव्यलोभी व पराकाष्ठेचे निर्दय होते. ते इंग्रजांच्या अनुमताने 
॥ बागेनात, व दरबारांत बंदोबस्त अगदीं कमी असे; तेणेंक- 
॥ रून अनेक अनथीच्या गोष्टी घडून आल्या. पुढें शिदे व 


, । घेतलें. ह्या वेळीं ुटाळूट न करितां 





। लढाई, इ० स० १७९९ त उज्जनीजवळ झाली. तेव्हां 


















ष्र राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र, 








पानपतच्या लढाईत पडले, त्यांचे तिसरे चिरंजीव आनंदराव 
। ह्मणून होते, त्यांचे पुत्र जे दौळतराव, त्यांस आपण दत्तक 
। घ्यावें, असें त्यांच्या मनांत होतें. परंतु ती गोष्ट घडून 
| आली नाहीं. तथापि महाद्जींच्या मागें त्यांच्या इच्छेप्र- 
। माणें दौलतरावच त्यांचे गादीवर बसले. ही गोष्ट, महादजी 
शिंद्यांची बायको लक्ष्मीबाईसाहेब यांच्या मनास आली नाहीं. 
| परंतु, कारभारी लोक त्यांस अनुकूल होते, ह्मणून त्यांचें 
। कांहीं चाललें नाही. दौलतराव तारीख २६ फेब्रुआरी 
सन १७९४ रोजी गादीवर बसले. तेव्हां ते १५ वर्षांचे 
। होते. त्यांनीं नानाफडनविसांचा लोभ संपादिला. 
दौलतराव शिदे ह्यांस सखाराम घाडगे सर्जेराव ह्यांची 
रूपवती कन्या बाईजाबाई ह्या दिल्या होत्या, आणि ते घाडगे, 
आपला जांवई लहान ह्मणून, इ० स० १७९६ ह्या वर्षी 


होळकर ह्यांच्या लढाया चालू झाल्या. त्यांपैकी एक मोठी 


यशवंतराव होळकरांचा जय झाला. आणि तें शहर त्यांनीं 
ं त्यांनी लोकांपासून 








काका भाग चौथा. णा डे 


खंडणी घेऊन पुष्कळ द्रव्य मिळविले. पुढे ह्यांची दुसरी | 
| 
| 











एक मोठी लढाई इंदुराजवळ जुंपली. तींत होळकर इतके 
पराभव पावले कीं, थोड्याशा लोकांनिशीं त्यांस महेश्वर । 
येथें पळून जावें लागलें. 

पुण्याचे दरबारीं महादजी शिंद्यांचे जें वजन होतें, त्याही- 


पेक्षां दौलतरावांचें अधिक पडलें. नानाफडनवीस हे मोठे 


। 
राजकारस्थानी आणि शहाणे पुरुष इ० स० १८०० च्या ॥ 
मार्च महिन्याच्या १९ व्या तारखेस मरण पावले. तेव्हां- 
पासून तर बाजीराव पेशवे दोलतराव शिंद्यांच्या ओंजळीने 
पाणी पिऊं लागले. नानाफडनवीस निवर्तले, त्यांची 
दौळत फार मोठी होती; तिजविषयीं पेशवे व शिंदे ह्या । 
| दोघांस लोभ उत्पन्न झाला. तेव्हां अथीतूच उभयतांचे 

वैमनस्य आलें. दौलतरावांनीं बाजीरावांस, त्यांच्याच 
वाड्यांतल्या एका दिवाणखान्यामध्यें अगदीं प्रतिबंधांत । 
ठेविळे, आणि राज्याचा सर्व कारभार आपले हातीं घेतला. । 
ह्याच्या आधीं थोडे वर्षापूर्वी तुकोजी होळकर मरण |: 
पावल्यानंतर, त्यांचे टी, तंटा तोडतांना यशवंत- । 
राव होळकरांचे सखे भाऊ बिठोजी ह्यांस पेशव्यांनीं । 
पुण्यास एऊ-1 ठेविलें होतें. ते नानाफडनविसांचे पक्ष- । 
पाती होते, असें दौलतराव शिंद्यांनी बाजीरावांच्या मनांत 
भरवून देऊन, त्यांजकडून त्यांस हत्तीच्या पायीं बांघवून | 


















होळकरांनी पुण्यावर खारी केली. त्या शहराजवळ लोणी 
येथें शिदे ब होळकर ह्यांची मोठी लढाई आक्तोबरच्या 
२५ व्या तारखेस झाली. ती चालली असतां, आपली 
फौज किंचित्‌ कचरली असे पाहून होळकर निराडोच्या 
स्वरानें ह्रणाले, “ आज जर मला अपयश आलें, तर मी 


बाजीराव, तेही फार घावरून पळत सुटले. आणि पुरणे 
॥ होळकरांनी घेतलें. 

पुढे, ३० स० १८०२ च्या दिसेंबर महिन्याच्या ३१ 
व्या तारखेस वसई येथें इंग्लिश सरकार आणि बाजीराव 
ह्यांचा तह ठरला. त्याप्रमार्णे इंग्लिशांनीं बाजीरावास 
। तारीख १३ माहे मे स० १८०३ इ० रोजीं पुण्यास गादी- 
सिकय पुनः बसविलें. ह्या कामांत श्िंद्यांठा नुसतें विचारिलें 
सुद्धां नाहीं. आणि पेशवे ह्मणजे त्यांच्या अध्यी वचनांत 
। वागणारे, त्यांस इंग्लिशांनीं आश्रय देऊन गादीवर बसविलें; 





। हवतैमान पुण्याची वाट धरिली. हे इंग्लिशांस समजतांच 








मारविलें. त्या दोघांचाही सूड उगविण्यासाठीं यशवंतराव 


| जीव ठेवणार नाहीं. तें अपयश घेऊन मी पळूं तरी कोठें” | 
परंतु, तसा कांहीं प्रकार झाला नाही. शिदे पराभव ॥ 
पावले. तेव्हां अर्थात्‌ त्यांच्या जीवावर उड्या मारणारे 


हें पाहून त्यांला अत्यंत कोप आला. आणि त्यांनीं सैन्यास- ! 


| त्यांनी आपला वकील त्यांजकडे पाठविला. त्याजपाशीं | 



















क्या कयात चौथा. ७५ 








निश्चितपणे कांहींएक गोष्ट न बोलतां, शिंदे आसई मुक्कामी 
आले. तेथे त्यांस नागपुरचे राजे भोंसले हे येऊन मिळाले. 
| ह्या दोन्ही एकत्र झालेल्या सैन्यांची व इंग्लिशांकडिल 
सैन्यांची मोठी लढाई आसई येथें सप्तंजर महिन्याच्या 
तेविसाव्या तारखेस झाली. तेव्हां इंग्लिशांकडच्या सेनेचा 
| सेनापति जनरल वेलस्ली हा होता. त्याच्या हाताखालीं 


शिवाय १०० तोफा होत्या. त्या वेळेस इंग्लिशांच्या पक्षाचा 
। जय झाला, असें इंग्लिश ह्मणतात. त्यांजकडचे ४९८ लोक 
। मेले, आणि ११३८ जखमी झाले, आणि मराठ्यांकडचे 
१२०० पडले. त्यांत यादवराव भास्कर हा एक सरदार 
पतन पावला. परंतु, शिंद्यांच्या घराण्याच्या इतिहासांत 
। हटलें आहे कीं, “ह्या लढाईत शिंद्यांचा पराजय झाला असें 
। नाहीं. त्यांची सर्व फौज तेथून निघून मात्र गेली.” हेंच 
विशेष खरें दिसतें. असो. 
आणखीही कितीएक लढायांत शिंदे पराभव पावसे. 
त्यांत अल्लीगडच्या समरांत तर त्यांच्या सैन्याची दुर्दशा 
फारच झाली. ती इतकी कीं, पेरन ह्या फ्रेंच सरदाराने, 
७ होऊन त्यांची चाकरी सोडली. तेव्हां निरुपाय होऊन 
त्यांनीं इ० स० १८०३ च्या दिसिंबर महिन्याच्या ३० व्या 
तारखेस सर्जेअंजनगांवीं इंग्लिशांशीं तद ठरविला. त्यावरून 















४५९०० सैन्य होतें, आणि मराठ्यांकडे ५०००० असून, | 








वचन ७६  रावराजे सर दिनकरराब राजबाडे ह्याचें चरित्र. 








गंगा व यमुना ह्या नद्यांच्या मधील किल्ले व मुलूख, व 
जयपुर, जोधपुर, आणि गोहद ह्यांच्या दक्षिणेकडील कांहीं । 
॥ 





प्रांत, त्यांनीं इंग्लिशांस दिला. त्यांनीं ह्यापैकी कांहीं अंडा | 

निजामास ब थोडासा भाग पेशव्यांस देऊन, बाकी सर्व 
मुलुख आपणांकडे ठेविला. तेव्हांपासून लष्कर हें शिद्यांचें । 
राहाण्याचें मुख्य ठिकाण झालें. ह्या तहांत असें ठरलें होतें | 
की, कारण पडेल तेव्हां १०००० फौज शिद्यांनी इंग्लि- | 
शांस द्यावी, व इंग्रजांनीं त्यांस ६ पलटणें द्यावी. ऱ 

ह्याप्रमाणें शिंद्यांनी इंग्लिशांशीं तह ठरविला. तरी 
त्यांचें मन त्यांजविषयीं शुद्ध नव्हतें. कांहीं कारणांवरून र 
इंग्रजांशीं लढण्याची संधी येईल केव्हा, आणि आपण ॥ 
| त्यांचा सूड उगवूं केव्हां, असें, शिंद्यांचे मुख्य कारभारी | 
प 





घाडगे ह्यांच्या मनांत होतें. पुढें असें झालें कीं, होळकरांनी । 
पुणें घेतें होतें तें परत घेऊन तेथे इंग्लिशांनीं बाजीरावांस 

गादीवर बसविलें. ह्यावरून होळकर व इंग्लिश ह्यांचे । 
वैमनस्य पडून लढाया सुरू झाल्या. तेव्हां दिंद्यांनीं 

होळकरांचा पक्ष धरण्याचा विचार करून, त्यांचे टं ॥ 
जेनकिन्स साहेब ह्मणून एक इंग्ल्शांचे रेसिदेंत होते, 
त्यांच्या बंगल्यावर लोक पाठवून आंतलें सर्व सामान । 
ठळट्टन, खतः त्यांस कैद करून नेलें. आणि त्यांस । 
त्यांनीं आपल्या खारीबरोबर हिंडवून त्यांचा फार अपमान | 






००८००० ००04240000602200262222200650433.6तममाक्‍मअभमनमनळन 














गि न 
| 
| 
| 
| 
. 













केला. ही गोष्ट इ० स० १८०५ च्या फेब्रुवारी महिन्यांत 






माग चौथा. 











घडली. 

पुढें ० स० १८०५ च्या नोवेंबर महिन्याच्या सुमारास 
शिंदे व इंग्लिश सरकार ह्यांच्यामध्ये दुसरा तह ठरला. 
त्यावरून, जोधपुर, अंतर्वेदी वगेरे शिंद्यांडचा मुलूख जाऊन, । 
चंबळानदी उभय पक्षांच्या राज्यांची सरहद्द ठरली. तिच्या । 
पलीकडे इंग्लिझांचा अमल, त्यांत शिंद्यांस यावयास अधिकार 
नाहीं, असें झालें. महादजी शिंद्यांची कन्या बाळाबाई, व 
बाइजाबाईंची कन्या चिमाबाई ह्यांजकडे एकंद्र मिळून । 
तीन लाखांचा मुलूख ठेविला. खुद्द शिंद्यांकडे एक कोटि 
चाळीस लक्षांचा मुलूख राहिला. पण खर्च दोन कोटींचा 
होता; तो कमी केला नाही. तेणेकरून कज झालें. । 
देशांतला बंदोबस्त मोडला. ॥ 

पुढें, पेंढार्‍्यांचें पारिपत्य करण्याचा विचार जेव्हां इंग्रज । 
सरकारानें मनांत आणिला, तेव्हां, हणजे इ० स० १८१७ | 
च्या नोवेंबर महिन्यांत शिंद्यांशी आणखी एक तह॒ठरळा. | 
त्यावरून, रजपूत संस्थानांवरचा शिंद्यांचा अमळ कमी | 
होऊन, त्यांत इंग्लिशांनीं आपलें वचेस्व स्थापिठें. आणखी । 
शिंद्यांनी असें टा टन केळें की, आमच्या राज्यांत जेथें । 
आह्मी आपलें सैन्य ठेवूं, तेथून तें इंग्रज सरकाराच्या 


| आशेवांचून हालविणार नाहीं. ह्याच वर्षी अशीरगड द्य शि 





नि वत 
॥। 
॥। 
॥ 


त्यावरून असें स्पष्ट दिसून आलें कीं, शिंद्यांचे मनांत । 
त्याचे रक्षणार्थ कांहीं चकमक झडावयाची होती; परंतु ते | 
साधलें नाहीं. ॥ 
दोलतराव शिंदे इ० स० १८९७ च्या माचे महिन्याच्या 
२१ व्या तारखेस मरण पावले. तेव्हां ते ४८ वषाचे होते. 
ह्यांची छत्री लष्कर येथें आहे. त्यांनीं तेतीस वर्षेपर्यंत आपले 
गादीचा उपभोग घेतला. त्यांचें लष्कर मोठें होतें; परंतु ते 
मोठे योद्धे होते असें नाहीं. ह्यांचे कारकीदीत मुलुखांत 
अव्यवस्था फार होती; व ह्यांला कज फार झालें होतें. 
दौलतरावांस पुत्रसंतान नव्हतें. ह्मणून ते मरण पाव- 
ल्यावर, त्यांची वडील स्री रखमाब्राईसाहेब ह्यांनी जून महि- 
न्याच्या १८ व्या तारखेस मुकुटराव ह्मणून एक मुलगा 
दत्तक घेतला. आणि त्याच दिवशीं सेनापति दाभाड्यांच्या 
एका मुलीशी त्याचें लम्न लावून दिलें. नंतर दुसरे दिवशी, 
त्यास जनकोजीराव असें नांव देऊन, इंग्लिश सरकारच्या 
मान्यतेनें गादीवर बसविलें. ते बयानें अकरा वर्षांचे होते, 
हणून बायजाबाईसाहेब दौलतराव महाराजांच्या सृत्युपत्रा- 
प्रमाणें सर्व राज्याचा कारभार पाहत असत. त्या कामीं 
त्यांचे भाऊ हिंदुराव हे त्यांस फार मदत करीत असत. 
|_अ त रित ननरेन वजवांत | कांहीं दिवसांनीं जनकोजींचें व बायजाबाईसाहेबांचें 


| 







मि 


॥ भाग चौथा, ७९ 
॥ 


॥ 

॥ 

| विलियम बेंतिक ह्यांनी स्वतः ग्वाल्हेरीस जाऊन उभ- 
| यतांचा समेट करून दिला. तो सात आठ महिने 
॥ 
॥ 
॥ 


पुनरपि इंग्लिशांकडे गेले; आणि सगळें सैन्य बंडाव- 
ल्यासारखें दिसलें. त्यावरून त्यांनी असें ठरविलें की, 
। बायजाबाइंनी ६ लक्षांची नेमणून घेऊन खतंत्र राहावें. 


मरण पावल्या. जनकोजीराव कारभार पाहूं लागले, तेव्हां 
। त्यांजपाशीं १०००० पायदळ, १५००० स्वार, आणि२५ ० 
तोफा होत्या. त्यांचे वेळेस कांही विशेष गोष्ट घडली नाहीं. 


तारखेस निवतेले. तेव्हां ते २७ वर्षाचे होते. त्यांची छत्री 
लष्कर येथें आहे. त्यांची पत्नी ताराबाईसाहेब ह्यानी 
सि्स् नामक एका आठ वषांच्या मुलास दत्तक 
घेतलें; आणि जयाजीराव असें त्याचें नांव ठेवून त्यांच्या 
नांवानें सर्व राज्यकारभार चालविला. त्यांत मुख्य दिवाण- 
गिरीचें काम, जनकोजीरावांचे मामा ह्यांस दिलें. ते इतिहासांत 
मामासाहेब कदम ह्या नांवानें प्रसिद्ध आहेत. 





' वैमनस्य आलें. त्यांनीं त्यांला प्रतिबंधांत ठेविलें. त्यांतून 
ते, इ* स० १८३२ च्या आक्तोबर महित्यांत, गुप्तपणे । 
पळून इंग्लिश्ांकडे आले. नंतर, गव्हरनर जनरल लादे । 


चालल्यावर, पुन कलह उत्पन्न होऊन, जनकोजीराव । 


। त्याप्रमाणें त्या वागू लागल्या. पुढें ० स० १८६२तत्या । 


ते इ० स० १८४३ च्या जानेवारी महिन्याच्या सातव्या । 















व ि रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


मामासाहेब हे गव्हरनर जनरलाच्या संमतीने शिंद्यांच्या 
राज्याचा कारभार करीत असतां, दादा खासगीवाले ह्मणून 
कोणी पुरुष त्यांस प्रतिपक्षी उत्पन्न झाले. पण दादांस 
आपल्या स्वाधीन करून घेऊन, तो दुंगा इंग्लिशांनीं वराच । 
। लवकर मोडिला. परंतु, इश्रीसिंगाच्या हाताखालची शिं- 
द्यांची फौज पूर्वीच एकदां बिथरली होती. तो बिघाड पुढे 
आणखी पसरून त्यापासून इतका त्रास झाला कीं, त्याच्या |! 
बंदोबस्ताचा विचार करणें इंग्लिश सरकारास भाग पडलें. १ 
तेव्हां गव्हरनर जनरल साहेब स्वतः सैन्य घेऊन निघाले. 
त्यांच्या लष्कराची व शिंद्यांच्या विथरलेल्या सैन्याची एक 
मोठी लढाई महाराजपुर येथें इ* स० १८४३ च्या १ 
दिसेंबरच्या २९ व्या तारखेस झाली; व दुसरी एक पन्यार । 
॥ 
। 





येथें झाली. ह्या दोहोंतही शिंद्यांचे फौजेचा पराभव झाला, 
नंतर, द्षिंदे व इंग्लिश ह्यांचा नवा तह ठरला. त्यावरून 
असें झालें की, राजा लहान आहे तोंपर्यंत राज्याचा का- 
रभार साहा ग्रृहस्थांच्या मंडळीच्या हातून इंग्लिश रेसिदें- 
ताच्या विचारानें चालवावा; ते साहा गृहस्थ हणजे रामराव 
फाळके, राजा बळवंतसिंग, उदाजी खटके, देवराव भाऊ- ।॥ 
मामा, मुलाजी, आणि भाऊ पोतनीस हे होत. ह्यांत रामराव । 
फाळके मुख्य होते. शिवाय असें ठरलें कीं, इंग्लिशांचें 
७००० पायदळ व ३००० स्वार इतर्के कुमकेचें लकर 


























काता चौथा. 





शिंद्यांकडे असावें; त्याच्या खचीबद्दल अठरा लक्ष रुपयांच्या 
। उत्पन्नाचा मुलूख त्यांनीं त्यांस तोडून द्यावा; आणि शिंद्यांचे 
॥ लष्कर २००० पायदळ, ६००० स्वार, २०० गोलंदाज, 
आणि ३२ तोफा इतकें असावें. ह्याप्रमाणे, गिंदे जे 
ह्या वेळेपर्यंत स्वतंत्र होते, ते इतर संस्थानिकांसारखे 
परतंत्र झाले. 

इ० स० १८५४ त महाराज जयाजीराव वयांत येऊन 
व राज्याचा कारभार पाहूं लागले. हे जात्याच मोठे 
शर होते. ह्यांना अगदीं लहानपणापासूनच सैन्यांच्या आणि 
समरांगणांच्या गोष्टी आवडत असत. हें केवळ आह्मां 
" लोकांस ठाऊक होतें असें नाहीं. युरोपियन ग्रंथकारांनी 
|| आणि कामदारांनींही ही गोष्ट कवूल केली आहे. जान 
। विलियम के ह्या नामांकित ग्रेथकारांनीं असें लिहिले आहे 
। कीं, “ ह्या वेळेस महाराज बावीसतेवीस वर्षांचे होते. शूर- 
पणाच्या गोष्टींची अभिरुचि त्यांच्या वयाबरोबर वाढली 
होती, आणि शक्तीबरोबर बळावली होती. हे जर पन्नाप़ 
बर्षे आधीं जन्मते, तर त्यांच्या महत्वाकांक्षंत मोठमोठ्या 
उलाढाल्या खचीत भरल्या असत्या. हे एक मोठे नै 
झाले असते, आणि ह्यांची शोयैकीलि जगाच्या इतिहासांत 
गाजली असती. परंतु, इंग्लिश सरकारच्या श्रेष्ठत्वाच्या 
दाबाखालीं एतद्देशीय राजांच्या आंगच्या अशा प्रकारच्या 


































हत 


ज्य ह्या वर्षी पोलिटिकल एजंट मेझर मेकफर्सन ह्यांनी ख्ररका- 


पराक्रमवृत्तींचा अगदीं चुराडा झाला होता, त्यामुळें तें । 
सगळें जागच्याजागी राहिलें.” त्याप्रमाणच इ० स० १८५६ 


रांत ह्यांविषयीं असें लिहिलें आहे कीं, “ महाराजांस, लष्क- 
रास कवाईत शिकविणे, त्यांच्या कपड्याचपड्यांची व्यवस्था 
पाहाणे, त्यांस आपले हुकुमांत ठेवणे, त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या 
तुकड्या बनविणे, त्यांस मेजवान्या देणें, त्यांशीं बरोबरीने 
खेळणे, आणि ह्या संबंधाची पुस्र्के अवलोकनार्थ विकत । 
घेणें, ह्याइतका दुमरा कोणताच व्यवसाय आवडत नाहीं, 
आणि ह्या कामांत कितीही पैसा खरचला, तरी त्यांस त्याचें 
कांही वाटत नाही.” शिकंदर, नेपोलियन इत्यादिकांची 
चरित्रे पाहिली, तर अशाच गोष्टी त्यांच्या तरुणपणाच्या 
वर्णनांत आढळतात. त्यांत अंतर एवढेंच पडलें कीं, त्यांच्या 
आंगच्या वीर्यशोयीस यथेच्छ क्रीडा करण्यास अवकाश 
मिळाला, आणि महाराज जयाजीरावांच्या ह्या अमोलिक 
गरुणांस जागचे जागीं कुद्ठन राहावें लागलें. हीं कालदेश- 
वतैमानाचीं फळें आहेत. त्यापुढे कोणाचा उपाय चालत 
नाही. तरी, ह्या गुणांची थोडीशी चुणूक इ० स० 
१८५७-५८ च्या शिपायांच्या बंडाच्या वेळीं दृश्यमान झाली. 
त्या बंडाच्या संबंधाची हकीकत पुढें एका भागांत. वेगळी 
देगें आहे; हणून तिनविषयी येथे कांही लिहीत नाही. येथें कांहीं लिहीत नाहीं. | 


























वि 
भाग चौया, ८३ 


तरी त्यांच्या न्यायीपणाविषयीं आणि सत्यशीलतेविषयी 
इंग्लिशसरकारांत मोठें वजन होतें, हें येथें सांगितलें पाहिजे. 
त्याचें मोठें भ्रमाण हें की, महाराज मल्हारराब गायकवाडां- 
वरच्या विषप्रयोगाच्या आरोपाची चौकशी करण्यास जें द्याय 
कमिशन नेमिलें होतें, त्या हाय कमिशनांत हे महाराज 
होते. ह्यांनी तेथें आपलें काम उत्तम प्रकारें केळे, आणि 
कोणत्याही मनोविकारास वश न होतां, अगदीं न्याय्य 
। असें जें मत होतें, तेंच दिलें. त्याचीही हकीकत पुढें 
। यावयाचीच आहे. 
| हे महाराज जयाजीराव इ० स० १ ८८६ च्या जून 
महिन्याच्या २० व्या तारखेस उदराच्या रोगाने मरण पावले. 
तेन्हा त्यांचें वय बावन वर्षाचे होतें. त्यांजवर इंग्लिञा सर- 
काराची मर्जी फार होती. आपल्या राज्याचा कारभार ते 
फार दक्षतेने पाहात असत. त्यामुळें त्यांच्या कारकीदीत 
त्यांच्या राज्यव्यवस्थेकडे इंग्लिसरकारास कधीं लक्ष दे- 
ण्याचें कारण पडलें नाही. 

महाराज जयाजीराव ह्यांच्या मागे त्यांच्या गादीवर 
त्यांचे चिरंजीव महाराज माधवराव शिदे हे बसले आहेत. | 
ह्यांचे जन्म व स० १८७६ च्या आक्टोबर महिन्याच्या * । 

| 











बिसाव्या तारखेस झालें. ह्यांस शिकविण्यास आनंदीलाल | 


| 





अळा 





निवन जानस्टन इत्यादि चांगले शिक्षक ठेविले होते. त्यांच्या 
सहवासानें मराठी, फारशी, इंग्रजी इत्यादि भाषांचा व 
इतर विषयांचा ह्यांचा विद्याभ्यास चांगला झाला आहे. 
त्यांस यंत्रविद्येची विशष अभिरांचे आहे. शिवाय घोड्यावर 
, बसणें, बंदूक, तरवार, शिकार ब इतर शिपाईबाण्याचे । 
गुण ह्यांत ते चांगले प्रवीण आहेत. हे वयांत आले 
नव्हते, तोंपर्यत ह्यांच्या राज्याचा कारभार रीजन्सी कौस- 
लाच्या इस्तें चालला होता. पण हे वयांत आल्यावर ह्यांस 
इ० स० १८९४ ह्या वपीच्या दिसेंबर महिन्याच्या १५ व्या 
तारखेस राज्याच्या कारभाराची पूर्ण मुखत्यारी मिळाली 
आहे. आणि ते आपले राज्याचें काम उत्तम प्रकारें 
चालवीत आहेत. त्यांत त्यांनीं पुष्कळ सुधारणा केल्या 
आहेत. मालसंबंधीं सगळें काम एकटा अधिकारी 
पाहात असे. ती वहिवाट मोडून बोड ऑफ रेव्हिन्यु 
कायम केलें आहे. पोलिसाच्या इन्स्पेक्टरजनरलाची जागा 
मोडून तें काम तीन सरसुभ्यांस वांटून दिलें आहे. रा- 
वराज़े दिनकरराव ह्यांनी आपले कारकीदींत तीन सरसुभा- 
यती केल्या होत्या. त्यांतल्या दोन सरसुभायती-महाराज ज- | 
। याजीराव ह्यांनीं कायम ठेविल्या होत्या. त्या ह्या महाराजांनीं 
पूर्ववत्‌ तीन कायम केल्या आहेत. ह्या महाराजांनीं द्वा- 
णाची जागा ठेविली नाहीं. एक चीफ सेक्रेटरी ह्मणजे मुख्य 








फकरा 














डन ही जागा ठेविली आहे. आणि त्या कामदारा- 
। च्या साह्यानें महाराज राज्याचें सगळें काम स्वतः करितात. 
॥ पूवीचे कायदे सुधारून नवे कायदे केले आहेत. ते प्रजेस 
| फार सुखावह झाले आहेत. तेणेंकरून त्यांजवर त्यांच्या प्रजेची । 
। मोठी भक्ति आहे, तसें इंग्लिश सरकारांतही ह्याचें मोठे 
। वजन आहे. आणखी ज्या मोठ्या गुणाविषयीं ह्या महा- 
राजांच्या तीर्थरूपांची ख्याति इंग्लिश म्रेथकारांनीं वर्णिली 
॥ आहे, तो गुण ह्या महाराजांच्या ठायीं चांगला वसत आहे, 
असें, प्रसंगोपात्त दिसून येतें. गेल्या नोवेंबर महिन्यांत 
| दिंदुस्थानांतल्या इंग्लिश सैन्याचे मुख्य सेनापति नामदार 





! 
! 
! 
! 
| जनरल व्हाइटसाहेब हे ग्वाल्हेरीम गेळे होते. तेव्हां महा- 
| राजांनीं त्यांस आपल्या सेन्याची कवाईत स्वतः घेऊन दाख- 
अ विली. ती पाहून ते हणाले की, “आपल्या सेन्याची क- । 
वाईत घेतांना महाराजांची चतुराई आणि साम्ये ही ज्यांनीं । 
| पाहिलीं आहेत, त्यांची अशी पक्षी खातरी झाली आहे कीं, 
उ 
ब 


| जर कघधींकाळीं पूर्वेकडे संकट उद्भवलें, तर, हे महाराज 
| कायावाचामनेकरून इंग्लंडाचे खरे खरे साह्यकारी होतील." 
राज्यव्यवस्था ठीक आहे. राज्याचें क्षेत्रफळ एकंदर 

| २९१०० चौरस मैल आहे. त्यांत लोकसंख्या सुमारें 
३१३१७९००० आहे. त्यांमध्ये २७५६००० हिंदु आहेत, 


१८३९०० मुसलमान आहेत, आणि बाकीचे इतर जा- 
.आडोडोडाडोडडडडीड डडडडडोडोडडडडड १ 








त्जि 
८६  राबराजे सर दिनकरराब राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 


तींचे आहेत. राजधानीचे शहर ग्वाल्हेर लष्कर आहे. 
त्याची लोकसंख्या १२८७०० आहे. राज्याचें उत्पन्न 
येणेंप्रमाणें आहे:--- 

९४८८६८५ काळीचें उत्पन्न. 

॥। १४५१८१ टांका. 

॥ १३६५८९८ जाहागीरदार. 

२२११११६ जमीनदारी चाकरी. ॥। 
१४४४३११३८५ सायर. 
१६११९० स्टांप. 
१४९९८३५ किरकोळ. 









एकूण. (४१२६२३५. 

एवढी जमा आहे. खर्चही ह्या मानानेंच आहे. खर्च 
बजा जाऊन दरसाल कांही शिल्लक राहते. शाळा, रस्ते, 
दवाखाने इत्यादि लोकोपयोगी कामे पुष्कळ झालीं आहेत. 
| स संतुष्ट आहे. 











. पांचवा. 

शिंदेसरकारची दिवाणगिरी. 

ओंब्या. 

रायें नेमियळें व्यापारी 

सावघान आहोरात्री 

आळस निद्रा दवडी दुरी 

तोचि रायातें आवडे, 

असत्य न बोलिंजे सर्वथा 

घरिजे निर्लोभ निर्मळता 
इंद्रियनियमीं नित्य वसतां ॥। 
तोचि वभ रायाते. र. | 

मुक्तेश्वर. 
'वसानुदिवस मनुष्याच्या अनुभवास असें येत 
चाललें आहे की, संपत्ति मिळविणें हे सोपं असतें, | 
छे पण तिचा सद्य करणें हें कठिण असतें. त्या- | 
प्रमाणेच, कोणतेंही एकादें महापद मिळविणे हें. 
सोपें असतें; पण, त्या पदास शोभे असें कतेव्य करून 
दाखविणे, हें कठिण असतें. त्यांत अधिकाराच्या अथवा 
पदाच्या संबंधानें एक गोष्ट विशेष असते. ती ही 












ककककककववककककककककककककककककककककककक 
ट्ट रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचे जा 


| पत अनण 
। कीं, तो अधिकार किंवा तें पद संपादण्यास वडिलांची 
| पुण्याई थोडीबहुत उपयोगीं पडत असते. तशी ती | 
| पुण्याई त्याच्या संबंधाच्या कतेव्यकर्मात उपयोगीं पडत नाहीं. । 
। त्यास मनुष्याचे स्वतःचेच गुण लागतात. ह्मणून, श्रेष्ठ ,पद॒ ॥ 
संपादून जो कोणी तें उत्तम प्रकारें चालवितो, तोच खरा 
थोर होय, आणि तोच खरा स्तृतिपात्र होय. दिनकरराव 
राजवाडे हे गृहस्थ ह्या प्रकारचे होते. 

दिनकरराव शिंदेसरकारचे दिवाण झाले, हें पूर्वीच्या 
भागीं सांगितठें आहे. त्या वेळीं महाराज जयाजीराव शिंदे 
हे बरेच वयांत आलेले होते. तरी त्यांस राज्यकारभा 
| रांत घातलें नव्हतें. तेव्हां, राज्याचा सगळा कारभार 
चालविण्याचा भार दिवाणांवर होता. ह्मणजे, दिनक- 
। रराव ह्यांस आतां शिंदेसरकाराचें सगळें राज्य चाल- 
। वायाचें होतें, असें हटळें तरी चालेल. तें कांहीं लहान 
नव्हतें. त्याच्या मुलखाची आकृति सरळ नव्हती. वांकडी- 
तिकडी होती. त्याची लांबी अजमासे २५२ मैल होती, 
रुंदी १७० मैल होती, आणि क्षेत्रफळ सुमारें ३१००० 
चौरस मैल होतें. ह्यांत नानाप्रकारचे दांडगे आणि रानटी 
लोक - इतक्यांस संतुष्ट कय देशांत शांतता । 
राखावयाची, लोकांची सुधारणा करावयाची, महाराज । 
लहान असले तरी ते यजमान, आणि थोडी मुक्त्यारी पावलेले, 















| 


वड ॥ग पांचवा. टर 








त्यांची मर्जी घरावयाची, आणखी इकडे इंग्छिश सरकार 
सार्वभौम, ह्यांच्या सूचनांप्रमाणे राज्यांत आणि लोकांत 
सुधारणा करावयाच्या, आणखी शिवाय, आपलें जें मुख्य 
न्रत' सत्य, त्यास धरून चालावयाचें, कांहीं झालें तरी त्यास 
सोडावयाचें नाही, एवढें मोठें-फारच मोठें-काम ह्या वेळी 
दिनकरराव ह्यांस करावयाचें होतें. हें सगळें मनांत आणिलें 
हणजे साधारण माणसाची छाती दडपून जावयाची. परंतु, 
दिनकरराव ह्यांस त्याचें कांहीं एक वाटलें नाहीं. ह्यावरून 
त्यांच्या बुद्धिसामथ्याचें अनुमान करितां येतें. 
दिवाणगिरीचें काम करूं लागल्यावर पाहू लागले तों 
त्यांस असें दिसून आलें कीं, राज्याचें उत्पन्न राज्याच्या 
खर्चास न पुरल्यामुळें राज्यास कजे होत आहे, आणि तें 
वाढत आहे. हें कितीएक वर्षांपासून चाललें होते. महा- 
राज जनकोजीराव ह्यांच्या कारकीर्दीत ह्मणजे इ० स० 
१८३३ पासून इ० स? १८४३ पर्यंत द्रसाल राज्यास 
साहा लाखांची तूट येत होती. आणि रीजेन्सीच्या अमदा- 
नींत इ० स० १८४४ पासून इ० स० १८५१ पावेतो 
दरसाल तीन लाखांची तूट येत होती. अशा प्रसंगीं हें विघ्न 
निवारायास मार्ग काय ते दोन असतात; एक मागे उत्पन्न 
जाढविणे, आणि दुसरा मार्ग झटला हणजे खर्चे कमी करणें. 


[तला उत्तन वरह ह्यांतळा उत्पन्न वाढविण्याचा मागे जो आहे, तो खडतर 
नन्जन्यननन्न्न्न्न्न न्ज्ज्क 


254: . 


"72 न 














कन्स् 








प ७ 000503 सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 














आहे. तो प्रजाजनांस कधींच आवडत नाहीं. आणि प्रजा- । 
जनांस संतुष्ट ठेवावयाचे, हा तर सगळ्या राज्यकतृत्वाचा 
मुख्य हेतु शास्त्रकारांनी सांगितला आहे. हें पूर्णपणें मनांत 
आणून, खर्च कमी करण्याच्या उपायांचें अवलंबन दिनकर- । 
रावांनी केलें. आणि त्यास आरंभ अशा रीतीनें केला कीं, 
त्यास कोणीं नांव ठेवूं नये, आणि त्याविषयीं तक्रार करण्यास 
कोणास जागा राठ नये. तो आरंभ असा कीं, आधीं प्रथम 
दिवाणाच्या ह्मणजे आपल्या स्वतःच्या जागेचा पगार जो । 
पांच हजार होता, तो एकदम दोन हजार करून टाकिला. 
तेव्हां, बाकीच्या कामदारांस बोलायास तोंड राहिलें नाहीं. , 
ह्या युक्तीनें त्यांनीं बराच खर्च कमी केला. आणखी जे कांहीं 
उगाच खर्च होत होते, ते कमी केले. पण, त्याविषयी कधीं 
कोणीं तिळमात्र तक्रार केली नाहीं. हें काम अशा प्रकारें 
चालू केल्यावर दिनकररावांनीं सगळ्या राज्यांत तीन खाती 
मुख्यत्वेकरून चांगल्या प्रकारें चाळू केलीं; मुलकी ह्मणजे | 
महसुलाचे खातें. दिवाणी आणि फौजदारी ह्मणजे न्यायखातें, 
आणि पोलीस ह्मणजे बंदोबस्ताचे खातें. पैकीं मुलकी खात्यांत, 
प्रांतोप्रांती, सरसुभे, सुभे, कमाविसदार, ठाणेदार, आणखी 
कारकून नेमिले. आणि त्यांच्या कामांच्या वांटण्या बरोबर 
करून दिल्या. त्याप्रमाणेच दिवाणी | फौजदारी कामें 
चालविण्याकरिता अमलदार नेमिले. आणखी, जागोजाग 

















॥ 

॥। 

| प्रकारें व्हावे, आणि सगळे कारभार बरोबर निर्विध्नपणें 
चालावे, असें केलें. ह्या कामांस त्यांस अनेक अडचणी 
सोसाव्या लागल्या. मत्तयाच्या मामलती मोडल्या, आणि 
शेतकऱ्यांस मगदुराप्रमाणे पांच पांच, दहा दहा, आणि 
पंचवीस पंचवीस वर्षांचे पट्टे दिले. त्यांच्या योगानें 


ज्या कितीएक मंडळीचें मोठें पोटिस्त बुडाळें, ती सगळी | 


! 
1 
| 
| 
| मंडळी ह्यांस विरुद्ध झाली. त्यांनीं ह्यांच्या ह्या नव्या 
' पद्धतीचा मोठा बाऊ करून लोकांस दाखविला, आणि 
अ हिच्या योगानें सर्वांचा नाश होईल, असा बोभाट केला. 
| एवढेंच करून ते राहिले नाहींत. तर, कितीएकांनीं भराभर 
! आपल्या कामांचे राजीनामे दिले, आणि बाकीचे लोक दिन- 
1 
! 


कररावांचें ऐकेनातसे झाले. परंतु, त्यांस पोलिटिकल एजंटांचें | 


चांगलें पाठबळ होतें. त्याच्या योगानें त्यांस तिळभरही भीति 
बाटली नाहीं. त्यांभीं, वायव्यप्रांतांतल्या इंग्लिश अधिका- 
ऱ्यांपार्शीं चांगले विश्वासू आणि हुझार कामदार लोक मारून 
। आणिले; आणि त्यांच्या हातून काम चालविठें. जी मंडळी 
दिनकरराबांवर उलटली होती, तींत कितीएक ब्राह्मण होते. 
ते आपल्याच वेडेपणामुळें आपल्या हितास मुकले, ह्याचें दिन- 





कररावांस मनस्वी वाईट वाटलें. परंतु, त्यांत त्यांचा निरुपाय | 
शाला, बाययभांतातून जी मंडळी आणल जी मंडळी आणली, तींत कांही 
कड ! 


कशिश ककत भाग पांचवा. ९१ 


न्य ९२  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र, 






मुसलमानही होते. त्यांस त्यांच्या योग्यतानुरूपं न्यायाधी- । 
शांच्या कामांवर नेमिले. 
! दिनकररावांनी ह्या सगळ्या सुधारणांची चांगली सुरुवात 
केल्यावर इ० स० १८९५४ ह्या वर्षा जयाजीराव मह्यरा- 
ी जांस राज्याच्या कारभाराची पूर्ण मुखत्यारी मिळाली. तेव्हां 
$ राज्यव्यवस्थेच्या कामाची अथातूच वांटणी झाली. रा० 
! फडके ह्यांनी लिहिलें आहे की, “जसा दिनकरराव ह्यांनी 
| राज्याचा बंदोबस्त केला, तसाच महाराज जयाजीरा- 
वांनी फौजेचा आणखी अठरा कारखान्यांचा बंदोबस्त 
ौ केला. पूर्वीपासून शिद्यांचे फौजेस एक किवा दोन 
! महिन्यांनींही पगार देण्याची चाल नव्हती. असें होण्याचें 
उ 
॑ 
! 
! 





कारण शिद्यांचे खजीन्यांत पैका नव्हता असें नाहीं. पण, 

वेतनाची बाकी ओढीत गेलें हणजे कितीएकांचा फायदा 

होत असे. तो असा कीं. फौजेस कोठें काम लागलें हणजे य 
तीस बाहेर पाठवितेवेळीं आपणास खर्चास नाहीं ह्मणून | 
अडून बसत असे. तिला वेतन देण्याविषयीं सरकारचा ' 
हुकूम झालेला नसला ह्मणजे ज्याच्या हाताखालीं ती 
फौज असे, त्यानें मध्यस्थ होऊन, एकादा सावकार उभा | 
करात्रा, आणि त्या शिपायांस कांहीं खचोस देववावें. नंतर । 
सरकारांतून त्या शिपायांचा पगार आला ह्मणजे तो दिलेला | 
मदतखर्च व्याजसुद्धां कापून घेऊन ब्राकी जें उरेल तें | 





ज्न्याजजा पांचवा, ९ | 








त्यानें त्या शिंपायांस द्यावें. हें व्याज मिळण्यासाठी शिपाई 
लोकांचा पगार वांटला जाऊं नये ह्मणून दरबारांतही यत्न 
होत. जयाजीराव शिंद्यांनी ती चाल अगदीं मोडून टाकिली, 
आशि फौजेस दरमहां किंवा दुमाही वेतन वाटलें जाण्याचा 
चांगला बंदोबस्त करून, त्यांस चांगल्या प्रकारें कवाईत 
शिकविण्याचा आरंभ केला. पूर्वी कांहीं कवाईत शिकविल्या- 
शिवाय स्वार आणि पायदळ होतें. तें कमी करून शिकलेले 
लोक ज्यास्त ठेवण्याचे योजिलें. परंतु असें करीत असतां । 
व्यंकोबा भोंसला नामें कोणी शिलेदारी स्वारांचा पुढारी 
असे. तो आपल्या खारांपैकी कमी न करण्याविषयी अट घ- 
रून आपल्या लोकांसह अडून बसला. त्याच्या ह्मणण्याप्र- 
माणें करावें तर ह्या फोजेची सुधारणा होत नाहीं. शिवाय 
अशी हुकूम न मानणारी फौज असून आणि नसून सार- 
खीच, असें दिसून आलें. शेवटीं त्या अडून बसलेल्या फोजे- 
वर त्यांनीं तोफांचा मार चालविला. तेव्हां त्यांतील मुख्यां- 
पैकीं दोन तीन असामी पडल्यानंतर त्यांचा तो एकोपा 
मोडला. आणि महाराज जयाजीरावांनीं आपल्या मताप्रमाणे 
फौजेस कवाईत शिकविण्याचा हुकूम चालविला. बाडीगाईड 
नामें एक पलटण, घोड्यांचा तोफखाना, आणि *६०० 
खारांची एक पलटण ह्यांची नवीन भरती करून, तोफखाना 
आणि ख्वार ह्यांमध्यें सर्व निवडक मराठी लोक ठेविले. लास 





आळ 


ळी 











! 
! 
! 
का, न 





उन रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र, 














पगाराशिवाय त्यांचा सर्व खर्च सरकारांतून मिळे असें केलें.” । 
ह्या एवढ्या गोष्टींवरून असें स्पष्ट दिसून येतें की, त्या वेळेस 
आमच्या शिंदेसरकाराचें स्वातंञ्य सध्याच्या पेक्षां पुष्कळ ! 
अधिक होतें. आणखी, त्यांचे ठायीं तेजख्ता अधिक । 
होती. असो. 
ह्याप्रमाणें काम चालू केलें, आणि त्यावर आपण सक्त । 
नजर ठेविली, तेव्हां दिनकररावांच्या मनासारखें सगळें झालें. 
चोराचिरट्यांचा बंदोबस्त झाला. पीकपाणी चांगलें येऊं 
लागलें. नेमलेला सारा वेळच्यावेळी शेतकऱ्यांकडून येऊं | 
लागला. त्यांस कोणत्याही प्रकारचा त्रास नाहींसा झाला. 
आणि खजिन्यांत शिलक राहूं लागली. शिवाय सगळे लोक | 
दिनकररावांस दुवा देऊं लागले. अशी व्यवस्था लागल्यावर, १ 
ह्या राज्याच्या जमाखचीची व्यवस्था कशी होती, हें जरा ॥ 
स्पष्ट रीतीनें कळण्यास येथें एका वर्षाचा ठोकळ हिशेब । 
देतों, ह्मणजे झालें. इ० स० १८५५-५६ ह्या सालचा । 
| 
न 





ह्या राज्याचा हिशेव येणेप्रमाणे होता:--- 
जमा. 
ग्वाल्हेर प्रांताचें उत्पन्न. ३३८०००० 
इसागड प्रांताचें उत्पन्न. ९०५००० 
बऱ्हाणपुर प्रांताचें उत्पन्न. ६६००० 
पवागड महालाचें उत्पन्न. १८०००० 








30 ३९००० 
माळवा. २८००००० 
तळें राजगड, र 

नद्वीगांव व सीतामहू. 





-ट-पपलागीशशा 
माग पांचवा, 
१५०००२ 


जकात आणि सायर. ६८५००० 
८२००००० 
खर्च. 

! सैन्य. ८७०००७ 
सरदार शिलेदार. ८७९००० 
सरकारी मुख्य अधिकारी. २२६००० 
महाराजांचे आप्त. ६५०००० 
राजवाड्यांत-ह्यांत हत्तीघोडे, 

मुदपाकखाना नौकरही येतात. १९००००० 
पेनशनें, १००००० 
किरकोळ. १००००० 
लष्कराच्या खचोच्या भरीस इंग्लिश 

शि सरकारास. १९०००० 
मुलकी कामदार, न्यायाधीश, 

पोलीस इ० १६७५००० 


1___ तडका तते, बिरिरो, तळी. सडका, रस्ते, विहिरी, तळीं. १५०००० | 





न्निल्ज रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित. | 


शाळा, दवाखाने. ५६०००० ॥ 
हकदार, धर्मादाय इ ० ७७५००० 
७५६०००० 


असो. ह्या रकमा स्थूल मानाच्या आहेत. आणखी ह्या 
ठिकाणीं आधीं हे सांगितलें पाहिजे की, जनकोजीराव महा- 
राजांच्या कारकीदीत, झणजे इ० स० १८३३ पासून इ० े। 
! स० १८४३ पर्यत ग्वालेरच्या राज्यास द्रसाल साहा 

अ लाखांची तूट येत होती, आणि पुढें रीजेन्सीच्या कारकी- 
भा दीत हणजे इ० स० १८४४ पासून इ० स० १८५६१ | 
पर्यंत दरसाल तीन लाखांची तूट येत होती, ती सगळी । 
| तूट भरून येऊन दिनकरराव ह्यांनी दिवाणगिरीचें काम । 
ऱ हाती घेतल्यापासून, तीन वर्षाच्या आंत उत्पन्न चांगलें 
! 
! 
उ 


वाढून राष्ट्राच्या सुखास आवश्यक ज्या संस्था असतात, 
त्यांतल्या पुष्कळ संस्था ग्वाल्हेरच्या राज्यांत चाळू झाल्या. 

दिनकररावांनीं, राज्याचा हिशेब बरोबर राखण्याकरितां, । 
| आकौंटंट जनरलाची एक नवी जागा उत्पन्न केटी. आणि | 
। त्या कामदारानें कोणत्या कोणत्या नमुन्यांवर काय काय । 

कामें करावीं, हें ठरविलें. तेणेकरून, राज्यांतल्या कोणत्या । 
। खात्याचे उत्पन्न किती, खच किती, कोणकोणत्या कामां- । 

कडे किती किती खर्च होतो, इत्यादि सगळ्या गोष्टींचा ! 
| सड वरोबर राह लागला. ताच्या योगाके' राज्याच्या | बरोबर राहूं लागला. त्याच्या योगानें, राज्याच्या 
नन्न्न 


| 


निव जट हग पांचवा. ९७ 












ख्चीस चांगला आंवर पडला, आणि, उत्पन्नाच्या आणि 

खचोच्या मानानें राज्याची स्थिति काय आहे, हें पाहिजे 

तेव्हां स्पष्ट दिसूं लागलें. प्रपंचांत काय आणि राज्यांत 

काग्न, अशी दृष्टि ठेविल्यानें फार हित होतें-उत्पन्नाहून 

खचे अधिक होत नाहीं. झणून आह्मी असें हणतो कीं 

' दिनकररावांनीं शिंदेशाहींत हें एक मोठें काम करून 

ठेविलें आहे. ४! 

ह्या ठिकाणीं हेंही सांगणें आवश्यक आहे कीं, हीं कामें | 

। यथास्थितपणें चालविण्याकरितां, त्यांनीं एक वेगळें काय- |! 

। द्यांचें लहानसे पुस्तक तयार केलें; तें छापबिलें; आणि 

॥ त्याच्या प्रती अमलदार लोकांस वांटल्या. त्याच्या योगानें े 

। कोणाचा अधिकार कोणावर किती आहे, हें सगळ्यांस कळूं 

| लागलें, आणि जो तो आपापले कतेव्य करण्याविषयी सावध 

। राहिला. ह्या कायदेपुस्तकाचे सहा भाग केले आहेत. पहिल्या- 

भागांत सामान्य नियम आहेत. दुसऱ्यांत महसुलाचे नियम 

| आहेत. तिसर्‍यांत फौजदारी कामाचे नियम आहेत. चवृ- । 
प 
प 


थ्यांत दिवाणी कामाचे नियम आहेत. पांचव्यांत किरकोळ 
नियम आहेत. साहाव्यांत दप्तर कसें ठेवावें ह्याविषयी 
। नियम ण्य, हे नियम किंवा हे कायदे आमच्या इंग्रज 
सरकारच्या ह्याच प्रकारच्या कायद्यांशीं लावून पाहिले 

झणजे, एक मोठी गोष्ट स्पष्ट दिसून येते. ती ही की, 


भ्र 

























क 
९८ रावराजे सर दिनकरराब राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 





आमच्या इंग्लिश सरकारच्या कायद्यांपेक्षां ह्या कायद्यांत, 
स्वत्व आणि दया हीं अधिक आहेत. शेतकऱ्यांकडून 
सारा न आला, तर त्यांला फार ममताळूपणानें वागविण्या- 
विषयीं त्यांत फार सांगितलें आहे. होतां होईल तों त्यांच्या 
पट्ट्यास धका लागूं द्यावयाचा नाहीं, असा त्याचा रोख 
आहे. आणि फौजदारी प्रकरणांत स्ृत्यूची शिक्षा कोण- 


। त्याही अपराधास सांगितली नाहीं. मृत्यूची शिक्षा देणें हे 
। रानटीपणाचें लक्षण आहे, असें आतां चांगलीं सुधारठेलीं 


राष्ट्रं बोलूं लागलीं आहेत. ह्याचें एक कारण असें आहे 


। कीं, ही शिक्षा जर कधीं चुकून भलत्यालाच झाली, तर ती 


परतवितां येत नाहीं. फांशीं दिलेला माणूस जीवंत करतां 
येत नाहीं. हें तत्त्व दिनकरराव ह्यांच्या लक्षांत आज तीस 
बत्तीस वर्षांपूर्वीच येऊन चुकलें होतें. ह्या संबंधानें अगदी 
थोडक्यांत, शिंद्यांच्या घराण्याच्या इतिहासांत असें झटलें 
आहे कीं, “ ह्या ग्रृहस्थांचे मनास लोकांनीं आपणांस खरो- 
खर चांगलें ह्मणावें ही आवड होती. ह्मणून त्यांनीं निर्लो- 
भतेनें, निर्मत्सरानें व नि:पक्षपातानें प्रजासुखवर्धनार्थ बहुत 
कामें केलीं. त्या सर्वाचे वर्णन करण्यास येथें जागा नाहीं. 


। सबब इतकेच ह्मण्णे पुरे आहे कीं, ग्वालेरच्या राज्यांत जें 


शिरस्त्याने काम होऊं लागलें, तें सर्व कत ग्रृहस्थांकडून 
झालें. मेजर मेकफर्सन, पोलिटिकल एजंट, ह्यांनी एके 





नन्न्न्न्न्न््न्न्््न््् न्न न्न 
















हग पांचवा. प ९ 


ठिकाणीं ह्या स्थितीचें वर्णन केलें आहे. त्यांत असें झटले 
आहे कीं, दिवाणी काम चालविण्याचे कायदे पेगू आणि 
पंजाब ह्या प्रांतांतल्या कायद्यांप्रमाणें चालतात. प्रांतांत 
मुलकी कामदार आहेत, तसे दिवाणी कामास न्यायाधीश 
आहेत. ते जमिनीच्या संबंधांच्या खटल्यांचा निकाल करि- 
तात. त्यांजवर, सरसुभे अथवा सुभे ह्यांच्या द्वारें सदर- 
अदालतीकडे किंवा महाराजांकडे अपील होतें. न्यायाधी- 
शांचें पहिलें काम हें ठरविठें आहे कीं, त्यांनीं फियीदी कमी । 
होतील तितक्या तजविजी कराव्या, आणि फियीदी होतीळ 
त्यांतल्या होतील तितकयांच्या आपसांत समजुती करवाव्या. 
जमिनी सहसा विकीत नाहीत. फियांदींवर रोंकडा ३ रुपये 
५ आणे सरकारची दस्तुरी ठेविली आहे. ती नादारांस माफ 
आहे. आणखी, आपसांत समजूत झाली तर ह्या दस्तुरीचा 
पाऊण हिसा पक्षकारास परत मिळतो. तहशीलदार तेच 
माजिसत्रेट आहेत. त्यांच्या निकालांवर अपील सद्र अदाल- 
तीस होतें. ह्या अदाळतीचा अधिकार मोठा आहे. एक 
॥ हजार रुपयेपर्यंत दंड करण्याचा किवा सात वर्षे कैदेंत 
घालण्याची शिक्षा देण्याचा स्प त्यांस आहे. ह्याहून 
अधिक शिक्षा दिल्यास तिची मंजुरी दिवाण अथवा महा- 
राज ह्यांच्या हाती असते. पोलिसाचा बंदोबस्त चांगला 
आहे. मुंबईपासून आप्र्यापर्यंत गेलेल्या रस्त्यावर मैलामैला- 








नान: 


राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरित्र. 








वर पोडीस चौक्या आहेत. भेटबेगार बंद केठी आहे. त्याप्र- | 










॥ 
॥ 
। मार्णेच पैसे दिल्याशिवाय कोणाचा माल कोणीं घेऊं नये, असें ॥ 
| केठें आहे. देशाची स्थिति बरोबर कळण्याकरितां एकसष्ट 
परगण्यांपैकी बावन परगण्यांची हकीकत आणविली आहे. । 
| ती माहिती कोणत्या प्रकारची आहे, हें लक्षांत येण्याकरिता, । 
॥ त्यांतळा एक नमुना येथें दाखवितों:-- | 
। प्रांताचे नांव. परगण्याचें नांव. ः 
|  खेब्यांची संख्या. घरांची संख्या. 
| पुरुष. बायका. । 
। मुळें १६ वर्षांच्या आंत. मुली १० वर्षाच्या आंत. 
॥ तरवारी. हत्यारें. ॥। 
। बंदुका. ढाला. | 
| भाले. धनुष्ये. ॥ 
। नांगर. गुरें. । 
| षोडे. घोड्या. 
| गाई. र्डे. 
हशी. बकरी, ॥ 
उंट. ॥। 
मशीदींची "याव क. 
तळ्यांची संख्या. 





























जन पांचवा, १्न्श 
शिवाय, कामदार लोकांचे पगार चांगले ठेवले आहेत. 
ते दोन दोन महिन्यांचे एकदम अगदीं नियमानें देत 
असतात. त्या पगारांचें मान असें:- 
सद्र*अदालतीचे न्यायाधीश १५०० रु०. 
सद्र अदालतीचे मुनसिफ २०० 
सरसुभे १००० पासून १९०० पर्यंत. 
नायब सरसुभे ४०० 
सुभे ४०० पासून ६०० पर्यंत. 
नायब सुभे २२० पासून २३० पर्यंत. 
सद्र मुनसिफ १५० 
| मुनसिफ ७५ 
उग तहृशीलदार ७० पासून २०० पर्यंत. 
। नायब तहशीलदार ३० पासून ५० पर्यंत. 
पेशकार ५५ 
सजावळ २० 
परगण्याचे खजीनदार २५ 
जिल्ह्याचे खजीनदार १०० 
कोतवाल ४० पासून १०० पर्यंत. 
ठाणेदार २५ पासून ३५ पर्यंत. 
पोलीस जमादार < पासून १२ पर्यंत. 











-. राबराजे सर दिनकरराब राजवाडे ह्यांचें चरिज. 


पोलीस शिपाई १ 
मुलकी शिपाई शा 

लोकांच्या सुधारणेकडेही पुष्कळ लक्ष दिनकररावांचें 
असे. इ० स० १८५५-१८५६ चा ग्वालेर संस्थानावर 
मेझर मेकफर्सन, पोलिटिकल एजंट ह्यांचा रिपोर्ट आहे. 
त्यांत असें झटलें आहे कीं, “ दाहा वर्षांमा्गे, रीजेन्सीच्या 
- लष्करांत मात्र एक कायती शाळा होती. गेल्या 
दोन वर्षात महाराजांनीं मोठमोठ्या सगळ्या शहरांत शाळा 





आहेत. शाळांवर देखरेख ठेवणारे तिघे आहेत. विद्यार्थी 


होत असतो.” हें सगळें महाराजांनीं केलें होतें खरें. पण, 
ह्यास मुख्य चालना दिनकररावांची होती. 

ह्या सुव्यवस्थेचें वर्णन मेझर मेकफर्सन ह्यांच्या चरित्रांत 
पुष्कळ केलें आहे. त्यांत एके नट असें झटलें आहे 


सडकेवर तीन तीन कोसांवर स्वारांच्या चौक्या ठेविल्या 
आहेत. सडकेवरच्या भयंकर गुन्ह्यांची संख्या पुष्कळ कमी 
झाली आहे. भेट बेगार अगदीं बंद झाली आहे. कांहीं एक 



















घातल्या आहेत. त्या साठ आहेत. त्यांत १९५ शिक्षक । 


३००० आहेत. ह्यांजकडे एकंदर खर्च २४००० रुपये । 










की, “ आमच्या वायव्यप्रांतांतल्याप्रमागें पोलीस सगळ्या । 
देशभर पसरले आहे. आग्रा आणि मुंबई ह्यांच्या मधल्या । 


किंमत न देतां दाणाचारा गांवकर्‍्यांपासून घेणें हें अगदी । 





० 
भाय पांचबा. श्‍्‌न्श 


बंद झाठें आहे. लोकोपयोगाकरितां जागोजाग विहिरी 
आणि बाजाराच्या जागा बांधल्या आहेत.'' ह्याहूनही एक 
फार चांगली मोठी साक्ष देण्यासारखी आहे. मेझर मेकफर्सन 
ह्यांस, निजाम हैदराबादचे रेसिडेंट मि. बुशबी ह्यांनी, इ० 
स० १८५५ च्या आगष्ट महिन्याच्या २९ व्या तारखेस एक 
पत्र लिहिलें आहे. त्यांत असें आहे:-“निजामसरकारचें राज्य 
चांगल्या रीतीनें चालविण्याच्या कामांत त्यांच्या दिवाणांस 
। साह्य करावें, अशी इच्छा मला फार आहे. हे दिवाण बुद्धि- 
बान, उद्योगी, आणि धूर्त आहेत. परंतु, अल्पवयस्क अस- 
। ल्यामुळें ह्यांस अनुभव अगदीं कमी आहे. त्यांना जो काय 
अनुभव आहे, तो खेड्यापाड्यांच्या संबंधाचा आहे. 
तुमच्या येथले मोठे हुशार दिवाण दिनकरराव ह्यांनी आणि 
त्यांच्या महाराजांनीं मिळून आपल्या राज्याच्या व्यवस्थेकरितां 
कायदे केले आहेत; ते फार चांगले आहेत. ते थोडक्यांत, 
। स्पष्ट आणि अगदीं व्यावहारिक आहेत. त्यांची एक प्रव 
तुझी मला पाठवाल, आणि त्या कायद्यांची बजावणी कशी 
काय चालली आहे, हें कळवाल, तर मोठी मेहेरबानी होईल. 
यर कायदे मीं पाहिले आहेत; ते मला उत्तम 
वाटले. तशा प्रकारचे कायदे करणें हँ हिंदुस्थानांतल्या काय- 
देकौंसलासही भूषणप्रद होण्यासारखे आहे.'” ह्यावरून, द्न- 
कररावांच्या कायद्यांची योग्यता लक्षांत येण्यासारखी आहे. 





०2-22 

























अन्ना 





पस ०४ रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचें चरिज. 








ह्या एवढ्या मोठ्या राज्याच्या कामांत दिनकरराव 
गुंतले होते, आणि त्यांच्या हाती अधिकार फार मोठा 
आला होता, तरी, सभ्य गृहस्थ ह्या नात्याची आपलीं । 
कर्तेब्यें करण्यास ते तिळभरही विसरले नाहींत. हे द्विवाण 
झाल्यावर, लवकरच देवराव मामासाहेब हे मरणोन्मुख 
झाले, आणि त्यांनीं दिनकरराव ह्यांस बोलावून नेऊन 
आपले चिरंजीव कृष्णराव बापूसाहेब ह्यांस त्यांस निरविलें. 
। तेव्हां त्यांविषयी कांहीं काळजी करूं नये, असें त्यांनीं | 
त्यांस सांगितलें. आणि त्याप्रमाणें त्यांनीं शिंदेसरकारांत । 
त्यांची दाद लावून, आणि त्यांचे हक दाखवून, त्यांस । 
त्यांच्या जहागिरीची सनद करून दिली. त्याप्रमाणेच, ॥। 
फाळकेसाहेबांनीं इनाम दिलेला झांशी जिल्ह्यांतला बिर- | 
गवा हा गांव, भाऊसाहेब पोतनीस ह्यांजकडे चाले- 
नासा झाला होता. आणि, महाराज कर्ते होतपर्यंत 
त्याचा निकाल लागावयाचा नाहीं, असा निकाल पोलि- 
टिकल एजंटांनीं केला होता. तें प्रकरण पुढें आणून, आणि 
पोतनिसांचे हक सरकारास दाखवून, तो त्यांचा गांव त्यांस 
परत देवविला, आणि त्याबद्दलची वंशपरंपरेची सनद त्यांस 
देबविली. सारांश, आपल्या अधिकाराच्या भरांत असतांही 
दिनकरराव हे आपलें कृतज्ञतेचें पवित्र कतव्यकर्म करण्यास 
बिश्वरठे नाहींत. ही गोष्ट लहान नव्हे. मनुष्य अधिकारारूढ 










प्न ग पांचवा, 


असला हणजे त्याला दुसऱ्याच्या संबंधाच्या अशा लहान 
| गोष्टी दिसत नसतात. तसा मोह ह्या ग्रृहस्थांस पडला 

| नव्हता, हें त्यांच्या खभावास मोठें भूषण होय. । 
| महाराज जयाजीराव हे जातीनें मोठे धूर्त, बुद्धिवान । 
। आणि सरळ होते. त्यांस माणसाची पारख फार चांगठी । 
। होती. दिवाण दिनकरराव हे राज्याचें काम मनापासून | 
आणि चांगल्या रीतीनें करीत आहेत, हें ते जाणून होते. 
परंतु, मनुष्य कसाही असला तरी, त्याच्या मनावर साह- 
चर्याचा परिणाम थोडा बहुत तरी झाल्यावांचून राहात 
नसतो. महाराजांच्या भोंवतीं नेहमीं मंडळी असे, ती सगळी 
| चांगलीच असे असें नाहीं. त्यांत कोणी चांगले असत, 
| कोणी तसे असत. आणखी, दिनकररावांचें वागणें अगदीं । 
॥ 

॥ 

| | 


| निस्एहतेचें असल्यामुळें, तें कितीएकांच्या उपमदीस आणि 
नुकसानीस कारण झालें होतें. ते लोक त्यांच्याविषयी महा- । 
राजांचें मन दूषित करण्याची संधि सहसा फुकट जाऊं देत । 
वी आणखी, वामन पंडितांनी झटलें आहे:-- ॥। 
स्छोक- 

लज्जेने जड दांमिक ब्रतिपणें कापट्य शौच्यें गणी 

शोर्बे निर्दय आर्जवें लडबड्या कीं दीन सद्‌माषणीं 
मानेच्छा तरि मूर्ख कीं बडबड्या वक्ता निकामी भला 
ऐसा तो गुण कोणता खल्जनी नाहींच जो निंदिळा. 
















कड 


विक 


१०६  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे हांचें चरित्र. 








अशा प्रकारें गुणांचे अवगुण करून दाखविण्याची | 
टकळी महाराजांच्या कानावर नेहमीं चालत असल्यामुळें, 
त्यांच्याही मनांत कधीं कधीं थोडाबहुत विपर्यास येई; 
ह्यांत कांहीं आश्चये नाहीं. सेवक कसाही चांगला असला, 
आणि जर त्याच्याविषयीं यजमानाच्या मनांत किंतु आला 
असला, तर, त्याचे गुण असतात ते त्याला दुर्गुणसे भासूं 
। लागतात. त्याविषयींही पंडितांनीं हझटळें आहे:-- 
स्होक. 
मौरने मूक दिसे वदे तारे महावाद्या खपार्श्री फिरे 
तेव्हां धीट तसा विवेकचि नसे जै चालतां अंतरे 
क्षांतीनें तरि भ्याड शांति न धरी तें गांवढा यापरी 
सेवाधर्म अता अगाध कथिला हा जाण योगीश्वरी, | 
तेव्हां महाराजांच्या मनांत विपर्यास होऊन, कांहीं कुज- 
बूज झाली होती, ती वाढतां वाढतां पोलिटिकल एजेटांच्या ब 
कानापर्यंतही गेली होती. आणखी, ह्या प्रकरणांतठी सगळी । 
। हकीकत त्यांस ठाऊक असून, दिनकररावांच्या निस्प्रहतेवि- १ 
चनी आणि कतेबगारीविषयीं त्यांची बालंबाठ खातरी । 
झाली होती. ह्याकरितां, ह्या प्रकरणाचा निकाल करणें 
हें त्यांस मोठें कोडें वाटलें. महाराजांच्या ह्मणण्याच्या 
विरुद्ध कांहीं सांगावें तर त्यांस वाईट वाटणार, आणि 
| ते राज्याचे मालक असून त्यांच्या आज्ञेत दिनकरराव 























ज्म त १०७ 





ह्यांस राहावयाचें. बरें, इकडे दिनकररावांकडे पाहावें, तों, 
त्यांनीं, आपलीं सगळीं कामें, आरंभीं ठरल्याप्रमाणे, आणि 
पोलिटिकल एजंटांच्या सूचनांप्रमाणे, अगदीं बरोबर चालविलीं 
होती. त्यांस नांव ठेवण्यास जागा नव्हती. हें एक मोठें संकट 
होतें. परंतु, नीतिमत्वाचा प्रभाव असा कांहीं चमत्कारिक 
आहे कीं, भोंवतालच्या वेड्यावांकड्या मंडळीच्या वेड्या- 


वांकड्या कुचाळ्या एकीकडे ठेवून महाराजांस दिनकररा- | 
वांच्या कामाचा चांगुलपणा कबूल करावा लागला. त्यांच्या || 


कामास आड येणें हें राज्याच्या कल्याणास आड येण्यासा- 
रखें आहे, असें त्यांनीं आपण होऊन हटलें. आणि 
मग, त्यांच्या कामाच्या आड ते कधीं आले नाहींत, 
काँ त्यांस ते कधीं विरुद्ध बोलले नाहींत. ह्या प्रकर- 
न्न पत्रव्यवहारही पुष्कळ झालेला आहे. परंतु, त्यांत 
कांहीं विशेष अर्थ नाहीं, आणि त्याचा शेवट गोड झाला 
आहे, ह्मणून त्यांत खोल जाण्यांत लाभ नाहीं. बाकी, 
त्यावरून एवढें खचीत वाटतें की, अशा प्रकारच्या दरक्षा- 
रांतली दिवाणगिरी करणें, ह्यास चांगलाच शहाणा माणूस-- 
नानाफडणविसच---पाहिजे. इतराच्यानें तें काम रेंटा- 
याचें नाहीं. 

दिनकरराव ह्यांस मुख्य पाठबळ इंग्रज सरकारचें होतें, 





त्याच्या योगानें त्यांस पुष्कळ कामे खतंत्रपणे आणि आपल्या । 



















वच ०८  राबराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्याचें चरित्र 





मनासारखी करतां आलीं; हें खरें. परंतु, त्यावरोबर 
इंग्लिश सरकारचे दुसरे हेतुही त्यांस पूर्ण करण्याचे प्रयत्न 
करावे लागले. त्या हेतुंमध्ये, रजपुत आणि इतर लोकांतली 
कन्याहत्येची दुष्ट चाळ लवकर बंद करावी, हा एक भोठा 
हेतु होता. त्याविषयी त्यांच्यामागे इंग्लिश कामदारांचा 
मोठा तगादा असे. त्याविषयींची खटपट दिनकररावांस 
फार पुरे. इ० स० १८५९ ह्या वर्षी त्यांनीं त्या लोकांस 
चेंबळा नदीच्या कांठीं एके ठिकाणीं जमवून, त्यांची सभा | 
केली. आणि त्या दुष्ट चालीचा भयंकरपणा त्यांच्या समजुतीस 
प। 
प 


आणून देऊन, ती बंद करण्याविषयी त्यांस फार आग्रह ॥ 
केला. त्या वेळीं त्यांनीं त्यांचें हणणे कबूल केलें. त्या प्रसंगीं । 
त्यांतल्या एका पुढाऱ्यानें असें झटलें की, “ आह्मांला पूर्वी । 
चिंध्या पांघरायाला लागत, ते आह्यी आतां येथें कापसाचे 
डि रेशमाचे चांगले पोषाक करून बसलों आहों. 
आणखी आतां प्रत्येकाच्या पागेत दोन दोन तीन तीन घोडे 
आहेत, त्याच्या जवळ पहिल्यानें एक गाढव देखील नव्हतें. 
आतां ही कन्याहत्येची चाल बंद करण्यास कांहीं प्रत्यवाय 
नाहीं.” ह्मणजे, ह्याचा अथ असा कीं, ही कन्याहत्येची 
चाल जी पडली होती, तीस कारण गरीबी होती. आणखी, 
त्या बैठकीस त्या सगळ्या लोकांनीं कबूल केलें की, आम- | 

नडडडडडडडडडडडडडडडोडड डड ) 











क्र टी 
भाग पांचवा. १०९ 
च्यांतला जो कोणी माणूस कन्याहत्या करील, त्यास आही 


जातिबहिष्कृत करूं. 

ह्या प्रकारेंकरून शिद्याच्या राज्याची नीट व्यवस्था लाव- 
ण्याच्या कामीं महाराज जयाजीराव आणि दिनकरराव हे गुंतले 
असतां, हिंदुस्थानचे ग- 
व्ह्रगर जनरठ लॉड 
डालहौसी हे आपले का- 
माचा राजीनामा देऊन 
निघून गेले, आणि त्यांच्या 
जागेवर लोड क्‍्यानिग हे 
आले. लॉर्ड डालहोसी 
ह्यांची कारकीद दोन्‌ पर- 
स्पर विरुद्ध गोष्टींवरून । 
प्रसिद्ध आहे. त्यांतली 
॥ ऱ्शि डालहोसी. पहिली गोष्ट ही कीं, 
त्यांच्या वेळेस हिंदुस्थानांत आगगाड्या तारायंत्रे हीं 
चाळू होऊन, अर्ध्या आण्याच्या टिकिटांचा परिपाठ चाळू 
झाला. ह्या गोष्टीबद्दल लोकांनीं त्यांचे आभार मानिले 
पाहिजेत. परंतु, दुसरी जी गोष्ट ह्यांच्या वेळीं झाली, ती 
अशी आहे कीं, ह्यांचें नांव घेतल्याबरोबर हिंदुस्थानांतल्या 


सगळ्या समंजस लोकांस वाईट वाटतें. ती गोष्ट ही कॉ, 
विडळड 





















वी 









११०  रावराजे सर दिनकरराव राजबाडे ह्यांचें चरित्र. 


| 

। आमचीं एतदेशीय राज्यें नानाप्रकारचीं बरींवाईट कारणें 
। लावून त्यांनीं खालसात केलीं. ह्यांनी आमच्या स्वराज्यांचा 
। जितका नाश केला, तितका दुसरा कोणीं केला नाहीं. | 
सातारा, अयोध्या, नागपुर, झांशी इत्यादि कितीएक राज्यें 
। त्यांनीं खालसात केलीं. त्या वेळेस त्यांस त्याचें कांहीं 
वाटलें नाहीं. जाहीरनामा लावावा आणि राज्य खालसात 
करावें. असा सपाटा चालविला, तरी कोणीं वर डोकें केलें 
नाहीं. तेव्हां त्यांच्या मनांत असें आलें असावें की, आपण 
जें काय करीत आहों, ह्यांत जरी कितीही अन्याय असला, 
। तरी, लोक मेषपात्र असल्यामुळें, त्यापासून कांहींएक व्हाव- । 
। याचें नाहीं. परंतु, दुनियेमध्यें अन्यायाचें फल आल्यावांचून 
। राहात नाही.-तें केव्हांना केव्हां तरी भोगावे लागतें-हा 
। सामान्य नियम त्या बापड्यांच्या लक्षांत आला नाही. हें रा- | 
। जप्रकरण आहे. ह्याच्या पापाचा संबंध व्यक्तीकडे राहात 
नाहीं, कार्यधुरंधरपरंपरेकडे राहातो. लॉड डालहोसींनीं पाप 
करून ठेविलें तें लॉड क्यानिग ह्यांस निस्तरावें लागलें. 
। हे लॉर्ड क्यानिंग मोठ्या संभावित कुळांतले होते. ह्यांस 

क 





शिक्षण चांगळें मिळालें होते, आणि ह्यांनी इंग्लंडमध्यें 
सरकारचीं बरींच मोठमोठीं कामें करून शाबासकी मिळविली 
होती. ह्यांची नेमणूक, हे पंचेचाळीस वर्षाचे असतां, | 
गन्हरनर जनरलाच्या जागेवर झाली. 


ल०00७0००००००७०७५०००न्न्न्स्््न्न्न्न्ज्न्न्ज्न्न् 





| 
| 


ळ््ञ र 
ही गोष्ट त्यांस प्रथम लॉड आनव्हिल ह्यांनी सांगितली. 
तेव्हांचें वतमान त्यांनीं असें लिहिलें आहे की, “तें ऐकून 


भाग पांचवा. 








व्वा सगळीं गुह्य लॉर्ड क्यानिंग ह्यांस कळवावी. त्याप्र- 
माणें तीं गुह्ये त्यांस कळविली. त्यानंतर, लोई क्यानिंग 
ह्यांस इस्टइंडिया कंपनीनें एक मोठी मेजवानी ता० १९ आ- | 
गष्टसन १८५६ रोजीं दिली. त्या वेळी, तिकडच्या संभावित | 






असें सांगितलें कीं, हिंदुस्थानांतल्या राज्याच्या कार- 











न ११२ रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे बबवल. चरित्र, | 
॥ 


| पद्धतीप्रमाणे त्यांनीं भाषण केलें. त्यांत त्यांनीं पुष्कळ गोष्टी 
सांगितल्या. त्यांत ते असें हणाले कीं, “मी हिंदुस्थानांत 
गेल्यावर तेथें काय काय घडणार आहे, हें मला ठाऊक 
नाहीं. तरी, मी एवढेंच ह्मणतों कीं, लढाईचा प्रसंग्‌ येऊं 
नये ह्मणजे झालें. माझी कारकीदे शांतपणानें जावी अशी 
फार इच्छा आहे. परंतु मला ठाऊक आहे कीं, आमच्या 
सगळ्या इंग्लिश राज्यामध्ये, शांतता राहाणे हें कालदेश- 
। वर्तैमानावर अवलंबून जितके हिंदुस्थानांत आहे, तितके 
। दुसर्‍या कोणत्याही भागांत नाही. आपणां सर्वास ठाऊक 
। आहे कीं, हिंदुस्थानांत आकाश अगदीं खच्छ, निरभ्र असतें, | 
॥ त्यांत कोठेंही ढग दिसत नसतो, परंतु, एकदम तळहाता- । 
| एवढा ढग वाढायास लागतो तेव्हां एकाएकीं इतका भराभर 
वाढत जातो कीं, त्याच्या योगाने आतां सर्व नाश होतो कीं । 
काय, असें भय वाटतें. ज्या गोष्टी पूर्वी एकदा ्ि आ- 
हेत,त्या कदाचित्‌ पुनः घडतील. अस्वस्थपणाचीं कारणें आतां. 
पुष्कळ कमी झालीं आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, तीं 
समूळ नाहींतशीं झाठीं नाहीत. आपल्या राज्यांत तेर्थे 
अद्याप अनेक जातींचे लोक असंतुष्ट आहेत. आपल्या 
राज्याच्या शोजारींही अद्याप अशी कांहीं मंडळी आहे कीं, 
तिजवर नेहमीं सत्ता व नजर ठेविलीच पाहिजे. आणखी 
सरहद्दीवर अशीं कांहीं प्रकरणें आहेत कीं, त्यांशीं कोणत्या 






























। जर तसें न होईल, आणि हातीं शस्त्र धरावें लागेल,तर त्या वेळीं 


, मन आह्मांस खाणार नाही.आणखी अश्या निर्मल अंत:करणाने 


हय १३ ॥ 


" आणखी आमच्या सरकारच्या आश्रयाखालच्या संस्थानांशीं 
जे संबंध आहेत, ते इतके बिकट आणि भानगडीचे आहेत कीं, । 
मनुष्म केवढाही शाहाणा आणि सोशीक असला, तरी, एवढ्या 
मोठ्या राज्यांत, मी हटकून शांतता ठेवीनच, असे त्याच्याने 
कधींही हमणवणार नाही. परंतु, थोरपणा, प्रामाणिकपणा, 
आणि सदाचरण ह्यांस धरून जर आह्मी चाललों, तर शांतता 
आमच्या पक्षाकडे आलीच पाहिजे. आणखी इतकेंही करून ॥ 


आमची मनोदेवता रुखरुखीपासून अगदीं मुक्त राहील; आमचें 


शस्त्र धरिलें झणजे त्याच्या निर्णयांत संशय राहावयाचा नाहीं. 
एकदा काय तोस्पष्ट निकाल होऊन जाईल." ह्या भाषणावरून ॥ 
लॉड क्‍्यानिंग ह्यांचें मन हिंदुस्थानाविपयीं कसें होतें, तें चांगळें 
दिसून येते. आणखी ह्या भापणाचा दुसरा एक चमत्कार असा 
प्र की, ह्यामध्ये, त्यांच्या पुढच्या कारकीर्दीची छाया बरीच ! 
इृ्यमान होती. असे जे लॉड क्यानिग ते, इ० स० १८५६ 
च्या फेब्रुआरी महिन्याच्या पहिल्या तारखेस कलकत्त्यास 
येऊन, रीतीप्रमाणे शपथ घेऊन, आपलें काम पाहूं लागले. 
आणखी ह्या ठिकाणीं एक गोष्ट विठ्रेष लक्षांत ठेविी 


। पाहिजे. ती ही की, आमच्या ह्या सगळ्या एवदेथीय | 


£: 








डय 





नवच ११४  रावराजे सर दिनकरराव राजवाडे ह्यांचं चरित्र. 


संस्थानांचा संबंध प्रत्यक्षत: किंवा परंपरया, गव्हरनरजनर- 
लांशीं फार असतो. त्यांतही शिंदे, होळकर, निजाम, 
इत्यादि जीं मोठीं राज्यें आहेत, त्यांच्या संबंधाच्या बहुतेक 
प्रकरणांचा निकाल गव्ह्रनरजनरलांकडे असतो. आणखी 
त्यांत असें आहे कीं, हिंदुस्थान सरकार आणि आमचे राजे- 
रजवाडे ह्यांच्यामधले संबंध कांहीं नियमित ठरलेले नाहींत. 
हणून. त्या कारभारांत गव्हरनरजनरलांचा अधिकार पहि- 
ल्यापासूनच अगदीं अप्रतिबेध आहे. ह्या संबंधाची गव्हरनर- 
जनरलांचीं कामें पाहण्याचा आणि आवश्यक वाटल्यास तीं 
फिरविण्याचा अधिकार सेक्रटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया ह्यांस 
किंवा पार्लमेंटास आहे; नाहींसा नाहीं. परंतु, तो नांवाचा 
मात्र आहे. राजकारणसंबेधार्ने गव्हरनरजनरलांनीं ठराव 
केला, आणि तो सेक्रटरी आफ स्टेट ह्यांनी किवा पालमेंटानें 
फिरविला, असें अद्याप एकही उदाहरण झालें नाहीं. तेव्हां, 
आमच्या राजेरजवाड्यांस इंग्रजसरकार किवा सार्वमौम 
काय ते गव्हरनरजनरल असतात. त्यांच्या तंत्रानें त्यांस 
वागावें लागतें, हें सगळ्यांस ठाऊक झालें आहे. हणून, 
नवे गव्हरनरजनरल आले हणजे त्यांची भेट घेण्याची 
आमच्या राजेरजवाड्यांची वहिवाट आहे. तीस अनुसरून, 
दिनकरराव ह्यांच्या सूचनेवरून महाराज जयाजीराव ह्यांनी, 


टॉड क्‍्यानिंग ह्यांपाशी, भेटायास येण्याची परवानगी मागि- 
डड 






















॥ क प. ती त्यांनीं त्यांस दिली. आणि त्याप्रमाणे, महाराज 
। जयाजीराव, दिवाण द्िनिकरराव, आणि कांहीं निवडक सर- 
। दारमंडळी, हे सगळे, आपल्या लवाजम्यानिशी, इ० स० 
| १८$७ ह्या वषीच्या आरंभीं कलकत्त्यास गेले. त्या वेळीं 
| देखील शिंदेसरकारास कितीएक प्रकरणांचा निकाल करून 
। ध्यावयाचा होता; तीं सगळीं प्रकरणे कळलीं नाहींत. परंतु, 
१] जी बाहेर पडटा होती, ती हॉ होती:-- 

१. राजा निपुत्रिक असून मरण पावला असतां, त्याला 
| दत्तक घेण्याची परवानगी द्यावयाची नाहीं, आणि त्याचें 
। राज्य खालसा करावयाचें, अशी जी रीति लॉड डालहोसी 
| साहेबांनीं चाळू केठी होती, ती आपणांस बाधूं नये, प्रसंग 
1 पडल्यास दत्तक घेऊन त्याजकडून राज्य चालबितां यावें, 
ौ असा ठराव करून घ्यावयाचा होता. 

| २. इ० स० १८४४ ह्या वर्षी तह झाल्यावर केटिजंट 
। हणून जी फौज इंग्रजांकडे ठेविली, तिच्या खचीकरितां 
वेगळा मुळूख तोडून दिलेला असतां, त्या खचौस त्याचें - 
! 
! 
! 


बाकी नऊ लक्ष रुपये शिदेसरकाराकडे काढिली होती, तिची 
। व्यवस्था लावायाची; हणजे, ती आकी पूज्य करवायाची, 
। आणि दिलेला मुळूख परत घेऊन खर्चीची रकम रोख द्यावी, 
असे कर्ल जावयाचे होते. करून ध्यावयाचें 








॥ 
| त्पन्न पुरत नाहीं, ह्मणून, त्याबद्दलची सालोसालची जमलेली | 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


भाग पांचवा. ११८ 











ममा किंद्यांच्या मुलखाचा कांही भाग इंग्रजी खास अम- 
लाच्या मुलुखांत, थोडा येथें थोडा तेथें असा पसरलेला 
आहे; त्याचा वसूल करण्यास आणि बंदोबस्त ठेवण्यास फार । 
ञास पडतो. ह्याकरितां त्या मुलखाचा मोबदला करावा. 
ह्मणजे तो मुलूख इंग्लिशांस द्यावा, आणि त्याच्या ऐवजी 
तेवढ्या उत्पन्नाचा मुलूख आपल्या राज्यास लागून ध्यावा, 
असा विचार होता. 

ह्यांपेक्री कोणकोणत्या विषयांच्या संबंधाने काय काय 
बोलणें झालें, हें फारसं ब्राहेर पडलें नाही. परंतु, त्या सुमा- 
रास पूर्वींच्या व्यवस्थेत विशरोष फेरफार झाला नाही. ह्याव 
रून असे वाटतें की, ह्या गोष्टी जरी महाराज जयाजीराव ह्यांनी 
लॉर्ड क्यानिग ह्यांपाशी काढिल्या असल्या, तरी, ते नुकते 
आणि इकडच्या प्रकरणांविषयीं कांहीच माहिती 
नाही असे असल्यामुळें त्यांस कांही उत्तर देतां आलें 
नसावें. तें कांही असो. पण, ह्या प्रकरणीं विशेष निर्णय 
झाला नाही, हें खरें आहे. तरी, ह्या भेटीच्या योगाने एक 
मोठी गोष्ट झाली. ती ही की, महाराजांची आणि 
लाड क्यानिगांची चांगली ओळख झाली, लोड क्यानिग 
हे फार चांगले ग्रृहस्थ आहेत, असा महाराजांचा ग्रह 
झाला, आणि त्यांस संतुष्टि होईल अशा रीतीनें वागणे हें 





आ आपल्या कल्याणास आवश्यक आहे, असें त्यांच्या मनांत 












| 
| 
| 
| 
ब 


